सत्यमेव जयते 

महाराष्ट्र शासन राजपत्र 


प्राधिकृत प्रकाशन 

वर्ष ८ वे , राजपत्र क्र . २८ ] गुरुवार ते बुधवार , जुलै १४-२० , २०२२ : आषाढ , २३-२९ , शके १ ९ ४४ 

स्वतंत्र संकलन म्हणून फाईल करण्यासाठी या भागाला वेगळे पृष्ठ क्रमांक दिले आहेत . 

भाग एक- औरंगाबाद विभागीय पुरवणी 

अनुक्रमणिका 


भाग एक - शासकीय अधिसूचना नेमणुका , पदोन्नती , 
अनुपस्थितीची रजा ( भाग एक - अ , चार - अ , चार - ब व 

चार - क यामध्ये प्रसिध्द करण्यात आलेले आहेत 
त्याच्याव्यतिरिक्त ) केवळ औरंगाबाद विभागशी संबंधित 
असलेले नियम व आदेश . 


, 


पृष्ठे 


2 


संकीर्ण अधिसूचना , नेमणुका , पदोन्नती इत्यादी केवळ २०१५ 
औरंगाबाद विभागशी संबंधित असलेले . 

ते 

२०४६ 


संकीर्ण अधिसूचना , नेमणुका , पदोन्नती इत्यादी 

१ 


जिल्हादंडाधिकारी यांजकडून 

वाचा : - १ ) मुंबई पोलीस अधिनियम १ ९ ५१ चे ३७ ( १ ) व ३७ ( ३ ) अन्वये आदेश . 
२ ) मा . पोलीस अधिक्षक , औरंगाबाद ग्रामिण यांचे पत्र क्रमांक जिविशा / 
औ / का व सु- / २०२२-३२८५ दिनांक २१/०६/२०२२ . 

मुंबई पोलीस अधिनियम १ ९ ५१ चे ३७ ( १ ) व ३७ ( ३ ) अन्वये खालील 
आदेश 


क्र . २०२२ / गृहशाखा / दंडवि -१ / कावी -५५२ : - ज्याअर्थी , माझ्या असे 
निदर्शनास आणून देण्यात आले आहे की , औरंगाबाद ग्रामीण जिल्ह्यामधील 
नगर पालीका , जिल्हा परिषद , पंचायत समिती यांच्या निवडणूका संबंधाने 
वॉर्ड रचना , गण / प्रभाग रचना तयार करण्याचे काम चालू असून राजकीय 
पक्ष संघटना आपल्या सोयीनुसार वॉर्ड , गण व प्रभाग तयार व्हाव्यात 
याबाबत आग्रही असून कार्यकर्त्यांच्या बैठका , मेळावे 
कार्यकर्त्यांच्या बैठका , मेळावे इ . कार्यक्रम घेण्यात 
येत असून त्यामुळे कायदा व सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण होण्याची शक्यता 
नाकारता येत नाही . 


तसेच सध्या अग्नीवीर योजनेअंतर्गत तरुणांना ०४ वर्षाकरीता सैन्य 
दलामध्ये भरती करण्याच्या केंद्र शासनाच्या निर्णयामुळे विविध राज्यांमध्ये 
रास्ता रोको , रेल्वे डब्यांना आग लावणे व सरकारी मालमत्तांचे नुकसान 
करणे यारसाख्या घटना घडत आहेत तसेच औरंगाबाद जिल्ह्यातील चालू 
राजकीय घडामोडी परिस्थितीचे अनुषंगाने अनुचित घटना , पडसाद उमटून 
कायदा व सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही . 
औ . भाग १-२८ 


[ पृष्ठे - ३२ , 


भाग एक - अ ( भाग चार - अ मध्ये प्रसिध्द करण्यात आले पृष्ठे 
आहेत त्या व्यतिरिक्त ) केवळ औरंगाबाद विभागशी 
संबंधित असलेले महाराष्ट्र नगरपालिका , जिल्हा परिषदा ते 
व पंचायत समित्या , ग्रामपंचायती , नगरपंचायती , 
नगरपरिषदा , जिल्हा नगरपरिषदा , प्राथमिक शिक्षण व 
स्थानिक निधी लेखापरीक्षा अधिनियम , या अन्वये 
काढण्यात आलेले आदेश व अधिसूचना . 


| 


T 


करीता औरंगाबाद ग्रामीण जिल्ह्यात कायदा व सुव्यवस्थेच्या दृष्टीकोनाने 
परिस्थितीवर नियंत्रण ठेवता यावे , यासाठी जमावबंदी व शस्त्रबंदी बाबत 
मुंबई पोलीस अधिनियम १ ९ ५१ चे कलम ३७ ( १ ) आणि ३७ ( ३ ) प्रमाणे बंदी 
आदेश दिनांक २३/०६/२०२२ चे ००.०० वाजे पासून दिनांक ०७/०७/२०२२ 
रोजीचे २४.०० वाजे पावेतोचा निर्गमित होणेस विनंती केली आहे . 


२०१५ 


त्याअर्थी अशा विविध कारणांमुळे औरंगाबाद ग्रामीण भागात सार्वजनिक 
शांतता आणि कायदा व सुव्यवस्था अबाधित रहावी यासाठी मुंबई पोलीस 
अधिनियम १ ९ ५१ चे कलम ३७ ( १ ) आणि ३७ ( ३ ) अन्वये मी , अपर 
जिल्हादंडाधिकारी औरंगाबाद असे आदेशित करीत आहे की , औरंगाबाद 
ग्रामीण भागात शासकीय कर्तव्य पार पाडणा - या व्यक्ती व्यतीरिक्त अन्य 
कोणत्याही ठिकाणी अथवा त्यांच्या जवळपास कोणतीही व्यक्ती , 


१. सार्वजनिक ठिकाणी किंवा सडकेवर किंवा जवळपास शस्त्रे , सोटा , 
तलवारी , भाले , दंडे , बंदुका , रिव्हाल्वर , सुरे , काट्या किंवा लाठ्या किंवा 
शारीरिक इजा करण्यासाठी वापराता येईल अशी इतर कोणतीही वस्तू 
जवळ बाळगणार नाही . 


२. कोणताही क्षार , द्रव्यपदार्थ , दाहक पदार्थ किंवा स्फोटक पदार्थ 
जवळ बाळगणार नाही . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , गुरुवार ते बुधवार , जुलै १४-२० , २०२२ : आषाढ २३-२९ , शके १ ९ ४४ 


२०१६ 

३. दगड किंवा इतर क्षेपणास्त्रे किंवा प्रवर्तक किंवा क्षेपनिक उपकरणे 
किंवा निकॉस्टिक द्रव्ये गोळा करुन ठेवणार नाहीत किंवा जवळ बाळगणार 
नाही किंवा वाहून नेता येणार नाही . तसेच क्षेपणास्त्रे सोडावयाची किंवा 
फेकावयाची प्रकरणे किंवा साधणे बाळगणार नाही किंवा तयार करणार नाही . 


४. कोणत्याही व्यक्तीच्या किंवा समुहाच्या भावना जाणून बुजून देखाव्याच्या 
उद्देशाने वाद्य वाजविणार नाही किंवा जाहीरपणे किंवा प्रक्षोभक किंवा जाहिरपणे 
असभ्य वर्तन करणार नाहीत . प्रतिमा अथवा प्रेते किंवा आकृत्या यांचे 
प्रदर्शन करणार नाही . 


५. जाहीरपणे घोषणा देणार नाही , गाणे किंवा त्यांचे ध्वनीमुळे सार्वजनिक 
शांतता भंग होणार नाही असे ध्वनीक्षेपनही करणार नाही . 


६. अशा प्राधिकाऱ्यांच्या मते ज्या मुळे सभ्यता अगर नितीमता यास 
धक्का पोहचेल अशी जिल्ह्याची किंवा राज्याची सुरक्षीतता धोक्यात येईल 
किंवा ज्यामध्ये राज्य उलथवून टाकण्याची वृत्ती दिसून येत असेल अशी 
आवेशपुर्ण भाषणे करु नये . सोंग अगर हाव भाव करु नये आणि अशी चित्रे , 
चिन्हे , फलक किंवा इतर कोणतीही जिन्नस किंवा वस्तु तयार करु नये . 
त्यांचे प्रदर्शन करु नये किंवा त्यांचा जनतेत प्रसार करु नये . तसेच आणखी 
असेही आदेशीत करीत आहे की , संपुर्ण औरंगाबाद ग्रामीण जिल्हा अंतर्गत 
पाच किंवा पाचपेक्षा अधिक व्यक्तींना सार्वजनिक ठिकाणी एकत्र जमण्यास 
व निदर्शने , धरणे , मोर्चा , मिरवणूक काढण्यास मनाई करण्याचा आदेश 
देत आहे . 


हा आदेश कामावरील पोलीस अधिकारी किंवा इतर शासकीय कर्मचारी 
विवाह , अत्यंयात्रा , धार्मिक कार्यक्रम , यात्रा व इतर सक्षम अधिकारी यांनी 
विशेषरित्या परवानगी दिलेल्या अशा मिरवणूकीला लागू होणार नाही . 
अशा मिरवणूकांना परवानगी देण्याचे अधिकार तसेच पाच पेक्षा जास्त 
जमण्यासाठी सभा , मिरवणूक , मोर्चा काढणे , ध्वनीक्षेपक वाजविण्यास परवानगी 
देण्याचे अधिकार जिल्ह्यातील ( ग्रामीण ) जिल्हा पोलीस अधिक्षक , आणि 
तसेच पोलीस अधिक्षक ( ग्रामीण ) औरंगाबाद यांनी प्राधिकृत केलेल्या इतर 
पोलीस अधिकारी यांना राहील . 


हा आदेश औरंगाबाद ग्रामीण जिल्ह्याच्या हद्दीपावेतो दिनांक २३/०६/२०२२ 
चे ००.०० वाजे पासून दि . ०७/०७/२०२२ रोजीचे २४.०० वाजपर्यंत अंमलात 
राहतील . 


हा आदेश दिनांक २२/०६/२०२२ रोजी माझ्या सही व शिक्यानिशी 
पारित करण्यात आलेला आहे . 

औरंगाबाद , २२ जून , २०२२ . 


मंदार वैद्य , 

अपर जिल्हादंडाधिकारी , औरंगाबाद . 


J 


भाग १ - पुरवणी 


२ 

जिल्हादंडाधिकारी यांजकडून 

वाचा : - १ ) मोटार , वाहन कायदा १ ९ ८८ मधील कलम ११५ 
२ ) शासन गृह विभागाकडील अधिसुचना क्रं . एमवहीए ०५८ ९ / सिआर 
१०६१ - टिआरए - २ दि .१ ९ / ०५ / १ ९९ ० . 


३ ) कार्यकारी अभियंता , बांधकाम विभाग उसमानाबाद यांचे पत्र क्र . 
प्रशा -१ / १००४ दि . १७/०३/२०२२ 

४ ) प्रभारी पोलीस अधिक्षक उस्मानाबाद यांचे पत्र क्र . जिविशा / ३०४२ / 
२२ दिनांक ११/०५/२०२२ . 


५ ) कार्यकारी दंडाधिकारी भूम यांचे पत्र क्र . २०२२ / दंडणीय / कावी 
दिनांक ११/०५/२०२२ . 


विषय : - हायब्रीड अॅन्युईटी पॅकेज क्र . AU - ११ ९ अंतर्गत अहमदनगर 
खर्डा - भूम पार्डी - वाशी रस्ता रामा ५७ कि.मी ८७/०० ते १३३/१३८ 

रस्त्याच्या कामा बाबत . 


अधिसुचना 

क्र . २०२२ / उपचिटणीस शाखा / एमएजी -३ / कावी -३११ . - ज्याअर्थी , वाचा 
क्र . ३ नुसार हायब्रीय ॲन्युईटी अंतर्गत मंजूर असुन सदरील कामाचे 
LOA हे M / s Waterfront Construction LLP यांच्या नावे मंजूर 
झालेले आहे . सदरील कामांतर्गत भाग भूम ते पार्डी या रस्त्याच्या 
घाटभागामधील कि.मी. १२४/४०० ते १२५/७५० मध्ये काँक्रीट रस्त्याचे काम 
असल्यामुळे सदर वाहतुकीस आडथळा निर्माण होणार असल्यामुळे , व 
सिमेंट काँक्रीटचे काम करत असतांना ३० दिवसाच्या कालावधीची आवश्यकता 
आहे . यासाठी भूम - कुंथलगिरी ते राममा ५२ या रस्त्याने जड वाहतूक 
वळविणे व लहान वहाने व मोटार सायकल हिवरा - नांदगांव ते राममा- ५२ 
या रस्त्याचे ३० दिवसांसाठी सदर वाहतूक वळविणेसाठी परवानगी मिळेणेबाबत 
विनंती केली आहे . 


त्यानुसार वाचा क्र . ०४ व ०५ नुसार जडवाहतुकीसाठी भूम - वाकवड 
कुंथलगिरी - सरमकुंडी फाटा हा मार्ग व हलक्या वाहतुकीसाठी हिवरा - 
नांदगाव - तेरखेडा हा मार्ग वाहतुकीसाठी वळण रस्ता म्हणून योग्य 
राहील असे नाहरकत या कार्यालयास सादर केले आहे . 


· 

आणि ज्याअर्थी , वाचा क्र . ४ व ०५ यांचे अहवालावरुन सदरील कामांतर्गत 
भाग भूम ते पार्डी या रस्त्याच्या घाटभागामधील काँक्रीट रस्त्याचे काम 
असल्यामुळे सदर वाहतुकीस आडथळा निर्माण होणार असल्यामुळे व 
सिमेंट काँक्रीटचे काम करत असतांना ३० दिवसाच्या कालावधीची आवश्यकता 
आहे . यासाठी जडवाहतुकीसाठी भूम वाकवड - कुंथलगिरी - सरमकुंडी फाटा 
हा मार्ग व हलक्या वाहतुकीसाठी हिवरा - नांदगाव - तेरखेडा हा मार्ग 
वाहतुकीसाठी वळण रस्ता म्हणून ३० दिवसांसाठी वाहतुकीसाठी वळविणे 
आवश्यक असल्याची माझी खात्री झाली आहे . 


त्याअर्थी , मोटार वाहन कायदा १ ९ ८८ चे कलम ११५ अन्वये व शासन 
राजपत्र दि . १ ९ / ०५ / १ ९९ ० नुसार मला प्रदान करण्यात आलेल्या शक्तीचा 
वापर करुन , मी कौस्तुभ दिवेगावकर , जिल्हादंडाधिकारी , उसमानाबाद , 
या अधिसुचनेद्वारे असे निर्देश देत आहे की , या अधिसुचनेच्या दिनांकापासून 
३० दिवसाकरीता जडवाहतुकीसाठी भूम - वाकवड - कुंथलगिरी - सरमकुंडी फाटा 
हा मार्ग व हलक्या वाहतुकीसाठी हिवरा - नांदगाव- तेरखेडा हा मार्ग वाहतुकीसाठी 
वळण रस्ता म्हणून वापरण्यात यावा . कार्यकारी अभियंता , बांधकाम विभाग 
उस्मानाबाद यांनी वाहतूक मार्ग लोकांच्या निदर्शनास आणून देण्यासाठी 
दिशादर्शक फलक , वाहतूक संकेत चिन्हे लोकांना समजेल अशा भाषेत 
लावण्याची किंवा उभारण्याची कार्यवाही करावी . 

हा आदेश आज दिनांक ०८ जुन २०२२ रोजी माझ्या सही व शिक्यानिशी 
दिले . 

उस्मानाबाद , दि . ०८/०६/२०२२ . 


कौस्तुभ दिवेगावकर ( भा.प्र.से. ) 
जिल्हादंडाधिकारी उस्मानाबाद . 


औरंगाबाद विभाग 


Sr. 

No. 

1 


NOTIFICATION 

DISTRICT & SESSIONS COURT , LATUR 

No. HKW ( Adm ) / 7990 / 2022 .--- The following Judicial Officers in latur Judicial District have been permitted to enjoy 
" SUMMER VACATION ” and were prevented from enjoying the period of vacation as mentioned against their names , in column 
nos . 3 & 4 , respectively , during SUMMER VACATION from 09th May , 2022 to 05th June , 2022 ( Both days Inclusive ) . 


1 ) 


2 ) 


3 ) 


4 ) 


5 ) 


6 ) 


7 ) 


8 ) 


9 ) 


10 ) 


11 ) 


12 ) 


13 ) 


14 ) 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , गुरुवार ते बुधवार , जुलै १४-२० , २०२२ : आषाढ , २३-२९ , शके १ ९ ४४ 


15 ) 


Name of the Judicial Officer and 

Designation 
2 


Shri A. V. Gujrathi , 

District Judge - 1 & Addtional Sessions Judge 
Shri D. P. Ragit , 

District Judge - 2 & Addtional Sessions Judge 
Shri . K. S. Totla , 

District Judge - 3 & Addtional Sessions Judge 
Shri J. M. Dalvi , 

District Judge - 4 & Addtional Sessions Judge 


Shri N. R. Talekar , 

Civil Judge- Senior Division 


Shri G. R. Dhepe , 

Chief Judicial Magistrate 


LATUR STATION 


Shri P. B. Lokhande , 

Joint Civil Judge , S.D. & Additional C.J.M. 


Shri K.M. Kayangude 

2nd Joint Civil Judge , S.D. & Addtional C.J.M. 


Shri S.N. Bhosale , 

3rd Joint Civil Judge , S.D. & Additional C. J. M. 


Period of Summer 
Vacation enjoyed . 


Shri V. B. Gulve - Patil , 

4th Joint Civil Judge , S.D. & Additional C.J.M. 
Shri A. A. Shaikh , 

5th Joint Civil Judge , S.D. & Additional C.J.M. 
Shri A. S. Munde , 

6th Joint Civil Judge , S.D. & Additional C.J.M. 
Shri A. S. Alewar , 

7th Joint Civil Judge , S.D. & Additional C.J.M. 
Smt . S.D. Awasekar , 

Secretery , District Legal Services Authority 

Smt . A.A. Pund , 

Joint Civil Judge , J.D. & J.M.F.C. 


3 


16/05/22 to 22/05/22 


16/05/22 to 22/05/22 


16/05/22 to 22/05/22 


23/05/22 to 29/05/22 


30/05/22 to 05/06/22 


23/05/22 to 05/06/22 


09/05/22 to 22/05/22 


23/05/22 to 05/06/22 


09/05/22 to 15/05/22 


16/05/22 to 29/05/22 


16/05/22 to 22/05/22 


09/05/22 to 15/05/22 


16/05/22 to 29/05/22 


30/05/22 to 05/06/22 


16/05/22 to 22/05/22 


२०१७ 


Period of Summer 
Vacation prevented . 


4 


09/05/22 to 15/05/22 & 
23/05/22 to 05/06/22 


09/05/22 to 15/05/22 & 
23/05/22 to 05/06/22 


09/05/22 to 15/05/22 & 
23/05/22 to 05/06/22 


09/05/22 to 22/05/22 & 

30/05/22 to 05/06/22 


09/05/22 to 29/05/22 


09/05/22 to 22/05/22 


23/05/22 to 05/06/22 


09/05/22 to 22/05/22 


16/05/22 to 05/06/22 


09/05/22 to 15/05/22 & 
30/05/22 to 05/06/22 


09/05/22 to 15/05/22 & 
23/05/22 to 05/06/22 

16/05/22 to 05/06/22 


09/05/22 to 15/05/22 & 
30/05/22 to 05/06/22 


09/05/22 to 29/05/22 


09/05/22 to 15/05/22 & 
23/05/22 to 05/06/22 


२०१८ 


1 

16 ) 


17 ) 


18 ) 


19 ) 


20 ) 


21 ) 


22 ) 


23 ) 


24 ) 


25 ) 


26 ) 


27 ) 


28 ) 


29 ) 


30 ) 


31 


32 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , गुरुवार ते बुधवार , जुलै १४-२० , २०२२ : आषाढ २३-२९ , शके १ ९ ४४ 


2 


Shri V.S. Shinde , 

2nd Joint Civil Judge , J. D. & J. M. F. C. 


Smt . A. M. Shinde , 

3rd Joint Civil Judge , J. D. & J. M. F. C. 


Smt . S. C. Nirmale , 

4th Joint Civil Judge , J. D. & J. M. F. C. 
Smt . U.A. Bhosale , 

5th Joint Civil Judge , J. D. & J. M. F. C. 


Shri N.K. Maner , 

District Judge - 1 & Addtional Sessions Judge 


Shri Y.P. Manathkar , 

District Judge - 2 & Addtional Sessions Judge 


Shri P. D. Subhedar , 

Adhoc District Judge - 1 & Addtional Sessions Judge 


Shri R. B. Giri 

Civil Judge , Senior Division 


Shri . D. M. Zate , 

Joint Civil Judge , S.D. & Additional C.J.M. 


Shri . B. V. Diwakar , 

Joint Civil Judge , S.D. & J. M. F. C. 


UDGIR STATION 


Smt . V. V. Supekar , 

2nd Joint Civil Judge , J. D. & J. M. F. C. 


Shri . R. B. Raut 

3rd Joint Civil Judge , J. D. & J. M. F. C. 


Shri . K. S. Suryawanshi , 

Civil Judge , Senior Division 


Shri . P. M. Nagalkar , 

District Judge - 1 & Addtional Sessions Judge 


Shri D. A. Darveshi , 

Joint Civil Judge , J. D. & J.M.F.C. 


3 

16/05/22 to 22/05/22 09/05/22 to 15/05/22 & 

23/05/22 to 05/06/22 


23/05/22 to 29/05/22 


Smt . N.A.L. Shaikh , 

2nd Joint Civil Judge , J. D. & J.M.F.C. 

Shri . D.R.Kulkarni , 

3rd Joint Civil Judge , J. D. & J.M.F.C. 


16/05/22 to 22/05/22 


16/05/22 to 22/05/22 


23/05/22 to 29/05/22 


23/05/22 to 29/05/22 09/05/22 to 22/05/22 & 
30/05/22 to 05/06/22 


09/05/22 to 15/05/22 


09/05/22 to 22/05/22 


16/05/22 to 29/05/22 


09/05/22 to 22/05/22 


NILANGA STATION 


09/05/22 to 22/05/22 


16/05/22 to 29/05/22 


30/05/22 to 05/06/22 


09/05/22 to 22/05/22 


23/05/22 to 29/05/22 


भाग १ - पुरवणी 


09/05/22 to 22/05/22 


09/05/22 to 22/05/22 


4 


09/05/22 to 22/05/22 & 
30/05/22 to 05/06/22 


09/05/22 to 15/05/22 & 
23/05/22 to 05/06/22 


09/05/22 to 15/05/22 & 
23/05/22 to 05/06/22 


| 09/05/22 to 22/05/22 & 
30/05/22 to 05/06/22 

16/05/22 to 05/06/22 


23/05/22 to 05/06/22 


09/05/22 to 15/05/22 

30/05/22 to 05/06/22 

23/05/22 to 05/06/22 


23/05/22 to 05/06/22 


09/05/22 to 15/05/22 & 
30/05/22 to 05/06/22 


09/05/22 to 29/05/22 


23/05/22 to 05/06/22 


09/05/22 to 22/05/22 & 
30/05/22 to 05/06/22 

23/05/22 to 05/06/22 


23/05/22 to 05/06/22 


औरंगाबाद विभाग 


1 


33 ) 


34 ) 


35 ) 


36 ) 


37 ) 


38 ) 


39 ) 


40 ) 


41 ) 


42 ) 


43 ) 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , गुरुवार ते बुधवार , जुलै १४-२० , २०२२ : आषाढ , २३-२९ , शके १ ९ ४४ 


2 


Shri . S.D. Thakare , 

District Judge - 1 & Addtional Sessions Judge 


Shri . P. A. Savadikar , 

Civil Judge , Senior Division 


Shri A. G. Sable , 

Joint Civil Judge , J. D. & J.M. F. C. 


Shri S. S. Tondchire , 

2nd Joint Civil Judge , J. D. & J.M. F. C. 


Shri A. A. Utpat , 

3rd Joint Civil Judge , J. D. & J.M. F. C. 


Shri . P. D. Kolekar , 

Civil Judge , J. D. & J.M. F. C. 


AHMEDPUR STATION 


Smt . P. R. Kulkarni , 

Joint Civil Judge , J. D. & J.M. F. C. 


Shri . P. P. Kale , 

Civil Judge , J. D. & J.M. F. C. 


Shri . U. B. Kalapagar , 

Civil Judge , J. D. & J.M. F. C. 


Shri . R.B. Hanwate , 

Civil Judge , J. D. & J.M. F. C. 


DISTRICT COURT , LATUR 

Dated - 06th June , 2022 . 


16/05/22 to 29/05/22 


Shri . S. D. Yadav , 

Joint Civil Judge , J. D. & J.M. F. C. 


23/05/22 to 05/06/22 


09/05/22 to 15/05/22 


3 


23/05/22 to 29/05/22 


16/05/22 to 29/05/22 


AUSA STATION 


16/05/22 to 22/05/22 


CHAKUR STATION 


23/05/22 to 29/05/22 


DEONI STATION 


23/05/22 to 29/05/22 


RENAPUR STATION 


16/05/22 to 29/05/22 


23/05/22 to 5/06/22 


09/05/22 to 22/05/22 


4 


२०१ ९ 


09/05/22 to 15/05/22 & 
30/05/22 to 05/06/22 

09/05/22 to 22/05/22 


16/05/22 to 05/06/22 


09/05/22 to 22/05/22 & 
30/05/22 to 05/06/22 
| 09/05/22 to 15/05/22 & 
30/05/22 to 05/06/22 


09/05/22 to 15/05/22 & 
23/05/22 to 05/06/22 
09/05/22 to 22/05/22 & 
30/05/22 to 05/06/22 


09/05/22 to 22/05/22 & 
30/05/22 to 05/06/22 


09/05/22 to 15/05/22 & 
30/05/22 to 05/06/22 


09/05/22 to 22/05/22 


23/05/22 to 5/06/22 


Surekha S. Kosamkar , 

Principal District & Sessions Judge , 

Latur . 


२०२० 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , गुरुवार ते बुधवार , जुलै १४-२० , २०२२ : आषाढ २३-२९ , शके १ ९ ४४ 

आदेश 

क्र . जिउनि / कलम १५६ / अधिकार / वाल्मीकी बँक / २२६३ / २०२२ - महाराष्ट्र 
सहकारी संस्था अधिनियम १ ९ ६० चे कलम १५६ अन्वये मला प्रदान 
करण्यात आलेल्या शक्तीचा वापर करुन मी , एम . बी . सुरवसे , जिल्हा 
उपनिबंधक , सहकारी संस्था , परभणी या आदेशान्वये वाल्मीकी अर्बन को 
ऑप बँक लि . पाथरी जि . परभणी या संस्थेच्या खालील अधिकाऱ्यांना 
त्यांच्या नावापुढे दर्शविलेल्या कार्यक्षेत्रासाठी कलम १०१ व कलम ९ ८ 
अन्वये प्राप्त झालेल्या वसुली प्रमाणपत्राची अंमलबजावणी बाबत करावयाच्या 
कार्यवाहीपुरती महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम १ ९ ६० चे कलम १५६ 
अन्वये व नियम १ ९ ६१ चे नियम १०७ मधील तरतुदीनुसार , खालील अटीस 
अधिन राहून या आदेशाच्या दिनांकापासून ते ३१/३/२०२३ नियम कालावधी 
करीता प्रदान करीत आहे . 


जिल्हा उपनिबंधक , सहकारी संस्था परभणी यांजकडून 

वाचा : - १. मा . सहकार आयुक्त व निबंधक , सहकारी संस्था म . रा . पुणे -१ यांचे 
आदेश जा . क्र . पतसंस्था / स . आ . ५ खर्च वसुली आदेश / २०१८ दि . ६/४/२०१८ . 


४ 


२. मा . सहकार आयुक्त कार्यालयाचे परिपत्रक जा . क्र . पतसंस्था / स.आ. - ५ / वसुली 
अधिकारी नियुक्ती / फेरनियुक्ती / दिनांक २०१८ दि . ३१/१०/२०१८ . 


अ . क्र . 


३. मुख्य कार्यकारी अधिकारी , वाल्मीकी अर्बन को - ऑप बँक लि . पाथरी 
जि . परभणी यांचे पत्र दिनांक २५/०५/२०२२ . 

महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम १ ९ ६० चे कलम १५६ अन्वये 


१ . 


अधिकार प्रदान केलेल्या 
अधिकाऱ्यांचे नाव 


श्री . विकास अनंतराव सावळे 


अधिकार प्रदान केलेल्या 
अधिकाऱ्यांचा हुद्दा 

वसूली अधिकारी 


अटी : 

१ ) प्रतिमाह विहीत नमुन्यात वसुलीची माहिती या कार्यालयास सादर 
करावी . 


२ ) सहाय्यक निबंधक , सहकारी संस्था ता . परभणी यांनी वेळोवळी 
वसुलीची माहीती व आढावा घ्यावा . 

३ ) सदरचे अधिकार सहकार कायदा कलम १०१ व कलम ९ ८ अन्वये 
प्राप्त वसूली दाखल्याची अंमलबजावणी करण्याकरिता असतील . 


४ ) थकीत सरचार्जची रक्कम १५ दिवसांचे आंत शासकीय कोषागारात 
भरणा करावी व चलनाची प्रत या कार्यालयास तात्काळ सादर करावी . 


५ ) प्रस्तुत प्राधिकृत वसूली अधिकाऱ्याची बदली / सेवानिवृत्ती / मृत्यु झाल्यास 
प्रदान केलेले अधिकार आपोआप संपुष्टात येतील अथवा बँक व्यवस्थापनाने 
अधिकार काढून घेण्याबाबत प्रस्ताव सादर केल्यास प्रदान केलेले अधिकार 
काढून घेण्यात येतील . 

६ ) वसुली अधिकारी यांनी नमुद केलेल्या कालावधीत वसुलीचे कामकाज 
समाधानकारक केले नसल्याचे निदर्शनास आल्यास किंवा प्रदान केलेल्या 
अधिकाराचा गैरवापर करीत असल्याचे निदर्शनास आल्यास प्रदान केलेले 
अधिकार काढून घेतले जातील व भविष्यात असे कोणतेही अधिकार अशा 
व्यक्तीस प्रदान करण्यात येणार नाहीत . 


७ ) आपले पत्रव्यवहारात / आदेशात तीन सिंहाची राजमुद्रेचा वापर 
करता येणार नाही , त्याऐवजी मा . सहकार आयुक्त व निबंधक , सहकारी 
संस्था , महाराष्ट्र राज्य पुणे यांचे कार्यालयीन परिपत्रक दिनांक ६ / ६ / २०१ ९ 
मध्ये निश्चित केलेल्या बँकेच्या नावाच्या मोहरेचा वापर करण्यात यावा . 


८ ) मा . सहकार आयुक्त व निबंधक , सहकारी संस्था , महाराष्ट्र राज्य 
पुणे यांचे परिपत्रक क्र . प्रशा / व.अ. / जप्त मा . / कब्जाबंदी ० ९ दिनांक २० / ३ / 
२०० ९ अन्वये सहकारी बँक व पतसंस्थांच्या विशेष वसुली अधिकारी यांनी 
जप्त केलेल्या मालमत्तेचा कर्जदाराकडील ताबा जोपर्यंत अशी मालमत्ता 
सार्वजनिक लिलावात विकली जाणार नाही तो पर्यंत घेवू नये . 


शक्तीची व्याप्ती 


विशेष वसूली व विक्री 

अधिकारी 


भाग १ - पुरवणी 


कार्यक्षेत्र 


जि . परभणी 


९ ) वसूली अधिकाऱ्यास त्याच्या नावापुढे कोठेही " महाराष्ट्र शासन 
नियुक्त ” आणि किंवा “ सिव्हील कोर्ट ” किंवा “ एक्झीक्युटीव्ह कोर्ट ” या 
शब्दांचा अथवा तत्सम शब्दांचा वापर करता येणार नाही . त्या ऐवजी 
वसुली अधिकाऱ्यांनी त्यांच्या नावापुढे “ वसुली अधिकारी ( महाराष्ट्र सहकारी 
संस्था अधिनियम , १ ९ ६० व १ ९ ६१ चे नियम १०७ अन्वये ) ” असे लिहावे . 

१० ) वसूली अधिकाऱ्यास थकबाकीदाराकडून वसूली दाखल्यानुसार 
वसूलपात्र रक्कम व मा . सहकार आयुक्त व निबंधक सहकारी संस्था म . 
रा . पुणे यांचे कार्यालयाचे कलम १५६ आणि त्या खालील नियम १०७ 
अन्वये आदेश दिनांक ६/४/२०१८ मध्ये नमुद केलेप्रमाणे व दराने अंमलबजावणी 
खर्चाची रक्कम याशिवाय इतर कोणतीही रक्कम वसुल करता येणार 
नाही . 


११ ) मा . उच्च न्यायालय मुंबई रिट याचिका क्रमांक १ ९ ४२ / २०१३ 
दि बेसिन काथोलीक को - ऑप बँक विरुध्द महाराष्ट्र राज्य इतर या याचिकेमध्ये 
दिनांक ५ डिसेंबर २०१५ रोजी दिलेल्या आदेश विचारात घेवून वसूली 
करण्यात यावी . 


१२ ) वसूली अधिकाऱ्याने पगार जप्तीची कार्यवाही करताना कर्जदाराच्या / 
जमीनदाराच्या पगार कपाती बाबत राष्ट्रीयकृत बँका वा अन्य बँक यांच्याकडे 
परस्पर वेतन कपातीचा आदेश देवून परस्पर पगार कापता येणार नाही . 
संबंधीत कर्जदार / जामीनदार ज्या आस्थापनेवर काम करीत आहे त्या 
आस्थापनेवरील आहरण व संवितरण अधिकारी / पगार करणारा अधिकारी 
यांचे मार्फत पगारातून कर्ज वसूल करण्याची कार्यवाही करावी . 

१३ ) वसूली अधिकारी यांनी निर्गमीत करावयाच्या नोटीस / आदेश / 
घोषणा यामध्ये त्यांना अधिकार प्रदान केलेल्या या आदेशाचा संदर्भ नमूद 

करावा . 

परभणी , ० ९ जून , २०२२ . 


एम . बी . सुरवसे , 

जिल्हा उपनिबंधक , सहकारी संस्था , परभणी 


औरंगाबाद विभाग 


विभागीय सहनिबंधक , सहकारी संस्था लातूर यांजकडून 

वाचा : - १ ) मा . सहकार आयुक्त व निबंधक , सहकारी संस्था , महाराष्ट्र 
राज्य , पुणे यांचे परिपत्रक जा.क्र . पतसंस्था / स.आ. - ५ / वसूली अधिकारीनियुक्ती / 
फेरनियुक्ती / २४७४ / २०१८ दिनांक ३१/१०/२०१८ . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , गुरुवार ते बुधवार , जुलै १४-२० , २०२२ : आषाढ , २३-२९ , शके १ ९ ४४ 

आदेश 


२ ) मा . सहकार आयुक्त व निबंधक , सहकारी संस्था , महाराष्ट्र राज्य , 
पुणे यांचे कार्यालयाचे परिपत्रक जा . क्र . ४ सआ / कायदा व वैधा . कार्य / 
विशेष वसूली अधि मोहर वापर / ५१ ९ / २०१ ९ दिनांक ०६ / ०६ / २०१ ९ . 


३ ) मुख्य कार्यकारी अधिकारी , विलास को - ऑप बँक लि . लातूर यांचे 
पत्र जा.क्र . ७० दिनांक ०३/०६/२०२२ . 

महाराष्ट्र सहाकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम १५६ अन्वये 


अ.क्रं . 


१ 


अधिकार प्रदान केलेल्या 
अधिकाऱ्याचे नाव 

श्री . महेश बाहूबली कोराळे 


अधिकार प्रदान केलेल्या 
अधिकाऱ्यांचा हूद्दा 
वसूली अधिकारी 


अटी : 

१. वसूली अधिकारी यांनी महाराष्ट्र सहाकारी संस्था अधिनियम १ ९ ६० 
चे कलम १५६ व नियम १ ९ ६१ चे नियम १०७ मधील तरतूदीनुसार कर्ज 
वसूलीची कार्यवाही करावी . कर्ज वसूली करताना सहकार कायदा , नियम 
यातील तरतूदी व परिपत्रकीय सुचनांचे पालन न केल्याचे निदर्शनास 
आल्यास आवश्यक ती चौकशी करुन आवश्यकता भासल्यास सदरचे 
प्रदान केलेले अधिकार तात्काळ काढून घेण्यात येतील . 


२. सदरचे अधिकार कलम १०१ व कलम ९ ८ अन्वये वसूली दाखल्यांची 
अंमलबजावणी करण्याकरीता असतील . 


३. वसूली अधिकारी यांनी मा . सहकार आयुक्त कार्यालयाचे दिनांक 
३१/१०/२०१८ रोजी निर्गमित केलेल्या परिपत्रकानुसार दरमहा विहीत नमुन्यात 
कर्ज वसूलीची माहिती संबंधित जिल्हा उपनिबंधक , संस्था यांचे कार्यालयास 
सादर करावी . ज्य सहकारी संस्थेचे कार्यक्षेत्र विभाग दोन विभाग अथवा 
राज्य कार्यक्षेत्र आहे , त्या संस्थांनी देखील त्यांचे मुख्य कार्यालय ज्या 
जिल्ह्यामध्ये आहे त्या जिल्हा उपनिबंधक , यांचे कार्यालयास माहिती सादर 
करावी . 


४. अधिकार प्रदान केलेल्या वसूली अधिकारी असलेल्या व्यक्तीची 
बदली झाल्यास किंवा सेवा निवृत्ती झाल्यास किंवा सेवेतून काढून टाकल्यास 
किंवा त्याचा मृत्यू झाल्यास , अशा अधिकान्यास प्रदान केलेले अधिकार 
आपोआप रद्द होतील . 


क्र . अर्थ- १ / विलास को - ऑप बँक / क १५६ / ९ ६७ / २०२२.- महाराष्ट्र सहकारी 
संस्था अधिनियम १ ९ ६० चे कलम १५६ ( १ ) अन्वये मला प्रदान करण्यात आलेल्या 
शक्तीचा वापर करुन मी , एस . आर . नाईकवाडी , विभागीय सहनिबंधक सहकारी 
संस्था , लातूर या आदेशान्वये विलास को - ऑपरेटिव्ह बँक लि . लातूर या 
बँकेच्या खालील अधिकाऱ्यास त्यांच्या नावापुढे दर्शविलेल्या कार्यक्षेत्रासाठी 
महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम १०१ व कलम ९ ८ 
अन्वये प्राप्त झालेली वसूली प्रमाणपत्राची अंमलबजावणी / कर्ज वसूली 
करण्याकरीता महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम 
१५६ ( १ ) व नियम १०७ अनुसार मालमत्ता जप्त करुन व तिची विक्री करुन 
रकमा वसूल करण्याचे निबंधकाचे अधिकार , खालील अटीस अधिन राहून 
या आदेशाच्या नामांकापासून ते दि . ३१ मार्च , २०२३ या कालावधीकरिता 
प्रदान करीत आहे . 


शक्तीची व्याप्ती 


विशेष वसूली अधिकारी 


कार्यक्षेत्र 


बँकेच्या कार्यक्षेत्रापुरते 


२०२१ 


५. वसूली अधिकारी यांनी नमुद केलेल्या कालावधीत कामकाज 
समाधानकारक केले नसल्याचे निदर्शनास आल्यास किंवा प्रदान केलेल्या 
अधिकाराचा गैरवापर करीत असल्याचे निदर्शनास आल्यास प्रदान केलेले 
अधिकार काढून घेतले जामील व भविष्यात असे कोणतेही अधिकार , अशा 
व्यक्तीस प्रदान करण्यात येणार नाही . 


. 


६. शासन निर्णय क्रमांक संकिर्ण १५०४ / प्र.क्र .२३१ / १५ - स दिनांक 
२३/११/२००६ अन्वये वसूली अधिकाऱ्यांना तीन सिंहाच्या राजमुद्रेचा वापर 
करता येणार नाही . त्याऐवजी मा . सहकार आयुक्त व निबंधक , सहकारी 
संस्था , महाराष्ट्र राज्य , पुणे यांचे कार्यालयाचे परिपत्रक जा . क्र . ४ सआ / 
कायदा व वैधा.कार्य.विशेष वसूली अधि . मोहर वापर / ५१ ९ / २०१ ९ दिनांक 
०६ // ०६ / २०१ ९ मधील सुचनाप्रमाणे विशेष वसूली अधिकारी यांनी वापरवयाच्या 
मोहोर बाबत कार्यवाही करावी . 


७. वसूली अधिकाऱ्यास त्याच्या नावापुढे कोठेही " महाराष्ट्र शासन 
नियुक्त " आणि किंवा " सिव्हील कोर्ट " किंवा " एक्झीक्युटीव्ह कोर्ट " या 
शब्दांचा अथवा तत्सम शब्दांचा वापर करता येणार नाही . त्या ऐवजी 
" वसूली अधिकाऱ्यांनी त्यांच्या नावापुढे वसूली अधिकारी ( महाराष्ट्र सहकारी 
संस्था अधिनियम १ ९ ६० व नियम १ ९ ६१ चे नियम १०७ अन्वये ) असे 
लिहावे . 


८. वसूली अधिकाऱ्यास वसूलीसाठी वापर करण्यात येणाऱ्या वाहनावर 
" वसूली अधिकारी , वसुली अधिकारी विलास को - ऑपरेटिव्ह बँक लि . 
लातूर " असा फलक लावता येऊ शकेल . 


२०२२ 

९ . वसूली अधिकाऱ्याने पगार जप्तीची कार्यवाही करताना कर्जदाराच्या 
/ जामीनदाराच्या पगार कपातीबाबत राष्ट्रीयकृत बँका वा अन्य बँका यांचेकडे 
परस्पर वेतन कपातीचा आदेश देऊन परस्पर पगार कपात करता येणार 
नाही . संबंधीत कर्जदार / जामीनदार ज्या आस्थापनेवर काम करीत आहे 
त्या आस्थापनेवरील आहरण व संवितरण अधिकारी / पगार करणारा अधिकारी 
यांचेमार्फत पगारातून कर्ज वसूल करण्याची कार्यवाही करावी . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , गुरुवार ते बुधवार , जुलै १४-२० , २०२२ : आषाढ २३-२९ , शके १ ९ ४४ 


१०. वसूली अधिकाऱ्यास , थकबाकीदाराकडून वसूली दाखल्यानुसार 
वसूलपात्र रक्कम व दिनांक ०६/०४/२०१८ रोजीचे मा . सहकार आयुक्त व 
निबंधक , सह संस्था , म.रा.पुणे यांचे आदेशामध्ये निश्चित केलेल्या 
हुकूमनाम्याच्या / वसुलीच्या दाखल्याच्या आदेशिकेचा खर्चाचा ( Cost of 
process ) दराने वसूल करावयाची रक्कम याशिवाय इतर कोणतीही रक्कम 
थकबाकीदारांकडून वसूल करता येणार नाही . सदर खर्चाची आकारणी व 
विनियोग याबाबत प्रकरणनिहाय हिशोब ठेवावयाच्या असून त्यची तपासणी 
संस्थेच्या वैधानिक लेखापरिषकांकडून करुन घ्यावयाची आहे . 


६ 

विभागीय सहनिबंधक , सहकारी संस्था , लातूर यांजकडून 

वाचा : - १ ) मा . सहकार आयुक्त व निबंधक , सहकारी संस्था , महाराष्ट्र 
राज्य , पुणे यांचे परिपत्रक जा.क्र . पतसंस्था / स.आ .५ / वसूली अधिकारीनियुक्ती / 
फेरनियुक्ती / २४७४ / २०१८ दिनांक ३१/१०/२०१८ . 


२ ) मा . सहकार आयुक्त व निबंधक , सहकारी संस्था , महाराष्ट्र राज्य , 
पुणे यांचे कार्यालयाचे परिपत्रक जा . क्र . ४ सआ / कायदा व वैधा कार्य / 
विशेष वसूली अधि मोहर वापर / ५१ ९ / २०१ ९ दिनांक ०६ / ०६ / २०१ ९ . 


३ ) मुख्य कार्यकारी अधिकारी , प्रियदर्शनी अर्बन को - ऑप बँक लि . 
कळंब यांचे पत्र दिनांक ०३/०६/२०२२ . 

महाराष्ट्र सहाकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम १५६ अन्वये 


अ.क्रं . 


१ 


अधिकार प्रदान केलेल्या 
अधिकाऱ्याचे नाव 


श्री . एस.के. गायकवाड 


अटी : 

१. वसूली अधिकारी यांनी महाराष्ट्र सहाकारी संस्था अधिनियम १ ९ ६० 
चे कलम १५६ व नियम १ ९ ६१ चे नियम १०७ मधील तरतूदीनूसार कर्ज 
वसूलीची कार्यवाही करावी . कर्ज वसूली करताना सहकार कायदा , नियम 
यातील तरतूदी व परिपत्रकीय सुचनांचे पालन न केल्याचे निदर्शनास 
आल्यास आवश्यक ती चौकशी करुन आवश्यकता भासल्यास सदरचे 
प्रदान केलेले अधिकार तात्काळ काढून घेण्यात येतील . 


भाग १ - पुरवणी 

११. मा.सहकार आयुक्त व निबंधक , सहकारी संस्था , महाराष्ट्र राज्य 
पुणे यांचे आदेश / परिपत्रक दिनांक ३१/१०/२०१८ व दि . ११ / ००७ / २०१ ९ 
मधील परिपत्रकीय सुचनांचे वसूली अधिकारी यांनी तंतोतंत पालन करावे 
बँकेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांनी दरमहा वसूली अधिकाऱ्यांचे कामकाजाचा 
कर्जदारनिहाय आढावा परिपत्रकातील प्रपत्र पाच मध्ये नमूद केल्याप्रमाणे 


२. सदरचे अधिकार कलम १०१ व कलम ९ ८ अन्वये वसूली दाखल्यांची 
अंमलबजावणी करण्याकरीता असतील . 


J 


घ्यावा . 

१२. वसूली अधिकारी यांनी निर्गमित यांनी करावयाच्या नोटीस / आदेश / 
घोषणा यामध्ये त्यांना अधिकार प्रदान केलेल्या या आदेशाचा संदर्भ नमूद 

करावा . 


अधिकार प्रदान केलेल्या 
अधिकाऱ्यांचा हूद्दा 

वसूली अधिकारी 


१३. संस्थेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी / व्यवस्थापक यांनी प्रपत्र - ४ मध्ये 
वसुली अधिकारी निहाय वसुली कामकाजाचा आढावा दर सहा महिन्यांनी 
या कार्यालयास सादर करावा . 

लातूर , १४ जून , २०२२ . 


एस . आर . नाईकवाडी , 
विभागीय सहनिबंधक , सहकारी संस्था , लातूर . 


आदेश 

क्र . अर्थ- १ / प्रियदर्शनी अर्बन बँक / क १५६ / ९ ६३ / २०२२ . महाराष्ट्र सहकारी 
संस्था अधिनियम १ ९ ६० चे कलम १५६ ( १ ) अन्वये मला प्रदान करण्यात आलेल्या 
शक्तीचा वापर करुन मी , एस . आर . नाईकवाडी , विभागीय सहनिबंधक सहकारी 
संस्था , लातूर या आदेशान्वये प्रियदर्शनी अर्बन को - ऑप बँक लि . कळंब या 
बँकेच्या खालील अधिकाऱ्यास त्यांच्या नावापुढे दर्शविलेल्या कार्यक्षेत्रासाठी 
महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम १०१ व कलम ९ ८ 
अन्वये प्राप्त झालेली वसूली प्रमाणपत्राची अंमलबजावणी / कर्ज वसूली 
करण्याकरीता महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम 
१५६ ( १ ) व नियम १०७ अनुसार मालमत्ता जप्त करुन व तिची विक्री करुन 
रकमा वसूल करण्याचे निबंधकाचे अधिकार , खालील अटीस अधिन राहून 
या आदेशाच्या नामांकापासून ते दि . ३१ मार्च , २०२३ या कालावधीकरिता 
प्रदान करीत आहे . 


शक्तीची व्याप्ती 


विशेष वसूली अधिकारी 


कार्यक्षेत्र 


बँकेच्या कार्यक्षेत्रापुरते 


३. वसूली अधिकारी यांनी मा . सहकार आयुक्त कार्यालयाचे दिनांक 
३१/१०/२०१८ रोजी निर्गमित केलेल्या परिपत्रकानुसार दरमहा विहीत नमुन्यात 
कर्ज वसूलीची माहिती संबंधित जिल्हा उपनिबंधक , संस्था यांचे कार्यालयास 
सादर करावी . ज्य सहकारी संस्थेचे कार्यक्षेत्र विभाग दोन विभाग अथवा 
राज्य कार्यक्षेत्र आहे , त्या संस्थांनी देखील त्यांचे मुख्य कार्यालय ज्या 
जिल्ह्यामध्ये आहे त्या जिल्हा उपनिबंधक यांचे कार्यालयास माहिती सादर 
करावी . 

J 


४. अधिकार प्रदान केलेल्या वसूली अधिकारी असलेल्या व्यक्तीची 
बदली झाल्यास किंवा सेवा निवृत्ती झाल्यास किंवा सेवेतून काढून टाकल्यास 
किंवा त्याचा मृत्यू झाल्यास , अशा अधिकाऱ्यास प्रदान केलेले अधिकार 
आपोआप रद्द होतील . 


औरंगाबाद विभाग 

५. वसूली अधिकारी यांनी नमुद केलेल्या कालावधीत कामकाज 
समाधानकारक केले नसल्याचे निदर्शनास आल्यास किंवा प्रदान केलेल्या 
अधिकाराचा गैरवापर करीत असल्याचे निदर्शनास आल्यास , प्रदान केलेले 
अधिकार काढून घेतले जामील व भविष्यात असे कोणतेही अधिकार , अशा 
व 
व्यक्तीस प्रदान करण्यात येणार नाही . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , गुरुवार ते बुधवार , जुलै १४-२० , २०२२ : आषाढ , २३-२९ , शके १ ९ ४४ 


६. शासन निर्णय क्रमांक संकिर्ण १५०४ / प्र.क्र .२३१ / १५ - स दिनांक 
२३/११/२००६ अन्वये वसूली अधिकाऱ्यांना तीन सिंहाच्या राजमुद्रेचा वापर 
करता येणार नाही . त्याऐवजी मा . सहकार आयुक्त व निबंधक , सहकारी 
संस्था , महाराष्ट्र राज्य , पुणे यांचे कार्यालयाचे परिपत्रक जा . क्र . ४ सआ / 
कायदा व वैधा . कार्य . विशेष वसूली अधि . मोहर वापर / ५१ ९ / २०१ ९ दिनांक 
०६ // ०६ / २०१ ९ मधील सुचनाप्रमाणे विशेष वसूली अधिकारी यांनी वापरवयाच्या 
मोहोर बाबत कार्यवाही करावी . 


७. वसूली अधिकाऱ्यास त्याच्या नावापुढे कोठेही " महाराष्ट्र शासन 

T 

नियुक्त " आणि किंवा " सिव्हील कोर्ट " किंवा " एक्झीक्युटीव्ह कोर्ट " या 
शब्दांचा अथवा तत्सम शब्दांचा वापर करता येणार नाही . त्या ऐवजी 
" वसूली अधिकाऱ्यांनी त्यांच्या नावापुढे वसूली अधिकारी ( महाराष्ट्र सहकारी 
संस्था अधिनियम १ ९ ६० व नियम १ ९ ६१ चे नियम १०७ अन्वये ) असे 
लिहावे . 


८. वसूली अधिकाऱ्यास वसूलीसाठी वापर करण्यात येणाऱ्या वाहनावर 
" वसूली अधिकारी , प्रियदर्शनी अर्बन को - ऑप बँक लि . कळंब 
असा 
फलक लावता येऊ शकेल . 


11 


९ . वसूली अधिकाऱ्याने पगार जप्तीची कार्यवाही करताना कर्जदाराच्या 
/ जामीनदाराच्या पगार कपातीबाबत राष्ट्रीयकृत बँका वा अन्य बँका यांचेकडे 
परस्पर वेतन कपातीचा आदेश देऊन परस्पर पगार कपात करता येणार 
नाही . संबंधीत कर्जदार / जामीनदार ज्या आस्थापनेवर काम करीत आहे 
त्या आस्थापनेवरील आहरण व संवितरण अधिकारी / पगार करणारा अधिकारी 
यांचेमार्फत पगारातून कर्ज वसूल करण्याची कार्यवाही करावी . 


१०. वसूली अधिकाऱ्यास , थकबाकीदाराकडून वसूली दाखल्यानुसार 
वसूलपात्र रक्कम व दिनांक ०६/०४/२०१८ रोजीचे मा . सहकार आयुक्त व 
निबंधक , सह संस्था , म.रा.पुणे यांचे आदेशामध्ये निश्चित केलेल्या 
हुकूमनाम्याच्या / वसुलीच्या दाखल्याच्या आदेशिकेचा खर्चाचा ( Cost of 
process ) दराने वसूल करावयाची रक्कम याशिवाय इतर कोणतीही रक्कम 
थकबाकीदारांकडून वसूल करता येणार नाही . सदर खर्चाची आकारणी व 
विनियोग याबाबत प्रकरणनिहाय हिशोब ठेवावयाच्या असून त्यची तपासणी 
संस्थेच्या वैधानिक लेखापरिषकांकडून करुन घ्यावयाची आहे . 


घ्यावा . 


११. मा . सहकार आयुक्त व निबंधक , सहकारी संस्था , महाराष्ट्र राज्य 
पुणे यांचे आदेश / परिपत्रक दिनांक ३१/१०/२०१८ व दि . ११ / ००७ / २०१ ९ 
मधील परिपत्रकीय सुचनांचे वसूली अधिकारी यांनी तंतोतंत पालन करावे 
बँकेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांनी दरमहा वसूली अधिकाऱ्यांचे कामकाजाचा 
कर्जदारनिहाय आढावा परिपत्रकातील प्रपत्र पाच मध्ये नमूद केल्याप्रमाणे 


१२. वसूली अधिकारी यांनी निर्गमित यांनी करावयाच्या नोटीस / आदेश / 
घोषणा यामध्ये त्यांना अधिकार प्रदान केलेल्या या आदेशाचा संदर्भ नमूद 


करावा . 


२०२३ 


१३. संस्थेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी / व्यवस्थापक यांनी प्रपत्र -४ वसुली 
अधिकारी निहाय वसुली कामकाजाचा आढावा दर सहा महिन्यांनी या 
कार्यालयास सादर करावा . 

लातूर , १४ जून , २०२२ . 


एस.आर.नाईकवाडी , 

विभागीय सहनिबंधक , सहकारी संस्था , लातूर . 


७ 


सहाय्यक निबंधक , सहकारी संस्था , अंबाजोगाई जि . बीड यांजकडून 

क्र . सनिअ / वि -२ / अ . ना . सपसं / ८०१ / २०२२ - सहाय्यक निबंधक सहकारी 
संस्था , अंबाजोगाई , जि . बीड या पत्राद्वारे अधिसुचित करीत आहेत कि 
अलफलाह नागरी सहकारी पतसंस्था म . अंबाजोगाई म . अंबाजोगाई 
ता . अंबाजोगाई जि . बीड ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम 
१ ९ ६० चे कलम ९ ( १ ) अन्वये नोंदविण्यात आलेली आहे . उक्त नियमाचे 
कलम १२ ( १ ) आणि महाराष्ट्र सहकारी संस्था नियम १ ९ ६० चे नियम १० 
( १ ) अन्वये संस्थेचे वर्गीकरण साधन संपत्ती संस्था असुन उपवर्गीकरण 
कर्ज देणाऱ्या साधन संपत्ती संस्था आहे . 


विष्णु पोतंगले , 

सहाय्यक निबंधक , सहकारी संस्था , 
अंबाजोगाई ता . अंबाजोगाई जि . बीड . 


८ 


सहाय्यक निबंधक , सहकारी संस्था , अंबाजोगाई जि . बीड यांजकडून 

क्र . सनिअ / वि -२ / चंकृपसस / ७८१ / २०२२- सहाय्यक निबंधक सहकारी 
संस्था , अंबाजोगाई , जि . बीड या पत्राद्वारे अधिसुचित करीत आहेत कि 
चंद्रमा कृषी पणन सहकारी संस्था म . ममदापूर ( पा ) ता . अंबाजोगाई जि . 
बीड ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम १ ९ ६० चे कलम ९ ( १ ) 
अन्वये नोंदविण्यात आलेली आहे . उक्त नियमाचे कलम १२ ( १ ) आणि 
महाराष्ट्र सहकारी संस्था नियम १ ९ ६० चे नियम १० ( १ ) अन्वये संस्थेचे 
वर्गीकरण कृषी संस्था असुन उपवर्गीकरण पणण संस्था आहे . 


विष्णु पोतंगले , 

सहाय्यक निबंधक , सहकारी संस्था , 
अंबाजोगाई ता . अंबाजोगाई जि . बीड . 


२०२४ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , गुरुवार ते बुधवार , जुलै १४-२० , २०२२ : आषाढ २३-२९ , शके १ ९ ४४ 

परिशिष्ट १ 

जमिनीचे वर्णन 

गावाचे नांव : - गाव तलाव क्रं .०२ मौजे गौरवाडी तालुका : - केज 

जिल्हा : - बीड 

मौजे गौरवाडी 


९ 

उपविभागीय अधिकारी अंबाजोगाई , यांजकडून 

भूमी संपादन पुनर्वसन व पुनर्स्थापना करताना वाजवी भरपाई 
मिळण्याचा व पादर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३ चे कलम ११ ( १ ) 
नुसार अधिसुचना 


ज्याअर्थी , भूमी 

क्र . २०२१ / एलएनक्यु / सिआर / ०५ / २०२२ 
संपादन , पुनर्वसन व पुनर्स्थापना करताना वाजवी भरपाई मिळण्याचा व पादर्शकतेचा 
हक्क अधिनियम २०१३ चे कलम ३ पोटकलम ई अन्वये प्राप्त अधिकाराचा 
वापर करुन असे अधिसुचित केले आहे की , सदर अधिनियमाच्या कलम 
३ ( झअ ) अन्वये सार्वजनिक जमिनीच्या संपादनाबाबत ५०० हेक्टर पेक्षा कमी 
क्षेत्र असल्यास सदर जिल्हयाचा जिल्हाधिकारी या कायद्यान्वये अंमलात 
आणावयाच्या कार्यवाहीसाठी समुचित शासन असल्याचे मानले जाईल . 

त्या अर्थी , सदर अधिसुचने अन्वये जिल्हाधिकारी , बीड हे समुचित 
शासन आहे . त्या अर्थी , परिशिष्ट १ मध्ये नमुद जमिन ही सार्वजनिक 
प्रयोजनासाठी संपादित करण्याची आवश्यकता आहे . किंवा आवश्यकता 
भासु शकते तसेच सार्वजनिक प्रयोजनाबाबतचे निवेदन परिशिष्ट २ मध्ये 
करण्यात आले आहे . त्या अर्थी सदर कायद्याचा कलम ११ उपकलम ( १ ) 
अन्वये अधिसुचीत करण्यात येते की , सार्वजनिक प्रयोजनासाठी सदर 
जमिन संपादनाची आवश्यकता आहे किंवा आवश्यकता भासू शकते . 


त्याअर्थी , परिशिष्ट ३ मध्ये भूसंपादनामुळे विस्थापित कुटूंबासाठी 
प्रस्तावित जमिन संपादनाची माहिती विनिर्दिष्ट करण्यात आली आहे . 


आणि त्या अर्थी , परिशिष्ट ४ मध्ये समाजिक आघात निर्धारणाबाबतची 
संक्षिप्त माहिती विनिर्दिष्ट करण्यात आली आहे . 


आणि त्या अर्थी , परिशिष्ट ५ मध्ये सदर कायद्याच्या कलम ४३ 
उपकलम ( १ ) अन्वये कामकाज पार पाडणाऱ्या प्रशासकाचा तपशिल देण्यात 
आला आहे . 


त्या अर्थी , सदर कायद्याच्या कलम ११ उपकलम ( ४ ) अन्वये असे 
जाहिर करण्यात येते की , सदरची अधिसुचना प्रसिध्द झाल्याच्या दिनांकापासुन 
सदर कायद्याच्या प्रकरण ४ मधील कार्यवाही पुर्ण होईल अशा वेळेपर्यंत 
कोणतीही व्यक्ती , प्राथमिक अधिसुचनेमध्ये विनिर्दिष्ट केलेल्या जमिनीचा 
कोणताही व्यवहार / हस्तांतर नाही किंवा कोणताही व्यवहार / हस्तांतर करविणार 
नाही किंवा अशा जमिनीवर कोणताही बोजा निर्माण करणार नाही . 


परंतु जिल्हाधिकारी अशा प्रकारे अधिसुचित केलेल्या जमिनीच्या 
मालकाने अर्ज केल्यावर लेखी नोंदवावयाच्या विशेष परिस्थितीमध्ये या 
पोटकलमाच्या अंमलबजावणीतून अशा जमीन मालकास सूट देऊ शकेल 
परंतु आणखी असे की , कोणत्याही व्यक्तीने या तरतुदीचे जाणीवपूर्वक 
उल्लंघन केल्यामुळे तिला सोसाव्या लागलेल्या कोणत्याही नुकसानीची 
किंवा क्षतीची जिल्हाधिकाऱ्याद्वारे भरपाई करण्यात येणार नाही . 


सदर कायद्याच्या कलम ११ चे उपकल ( ५ ) व भूमी संपादन पुनर्वसन 
व पुनर्स्थापना करताना वाजवी भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क 
( महाराष्ट्र ) नियम २०१४ चे कलम १० उपनियम ( ३ ) अन्वये जिल्हाधिकारी 
विहीत करण्यात येईल त्याप्रमाणे भूमी अभिलेख अद्यावत करण्याचे काम 
हाती घेईल . 


आणि ज्या अर्थी , सदर कायद्याचे कलम ३ उपकलम ( ग ) अन्वये 
जिल्हाधिकारी , बीड हे समुचित शासन असल्याने उपविभागीय अधिकारी , 
अंबाजोगाई तथा भूसंपादन अधिकारी , अंबाजोगाई यांना जिल्हाधिकारी यांचे 
वतीने कामे पार पाडण्यासाठी प्राधिकृत करीत आहे . 


अ.क्र . 

१ 


३ 


५ 

५ 


स.न. / ग.न. 


१४१ पै . 

१४१ पै . 

१४१ पै . 

१४१ पै . 

१४४ पै . 


अ.क्र 


एकुण 


ग.न. / स.न . 


भाग १ - पुरवणी 


क्षेत्र ( हे . आर ) 

०.७५ 

०.८१ 


परिशिष्ट २ 

प्रकल्पाचे नांव : - गाव तलाव क्रं .०२ मौजे गौरवाडी 

मौजे गौरवाडी ता . केज , जि . बीड . 
प्रकल्पाचे विवरणः - गाव तलाव क्रं .०२ मौजे गौरवाडी 
मौजे गौरवाडी ता . केज , जि . बीड . 
सामाजिक फायदे : - जलसिंचन 


०.३३ 

०.३० 

०.११ 


( आर्थिक , रोजगार व इतर फायदे ) 

परिशिष्ट ३ 
पुनर्वसन विषयक बाबीचे विवरण 
गावाचे नांव : - गाव तलाव क्रं .०२ मौजे गौरवाडी तालुका : - केज 
जिल्हा : - बीड 


१ ) प्रशासकाचे पदनाम : - लागू नाही 


२.३० 


परिशिष्ट ५ 
प्रशासक नियुक्तीचे विवरण 


लागु नाही 

परिशिष्ट ४ 

सामाजिक आघात निर्धारण अहवालाचा गोषवारा 

लागू नाही . 


क्षेत्र ( हे . आर ) 


२ ) प्रशासकाचा कार्यालयीन पत्ता : - लागू नाही . 
३ ) ज्या अधिसुचनेद्वारे प्रशासकाची नियुक्ती केली ते नमुद करावे : 
लागू नाही . 

सदर अधिसुचनेद्वारे ज्या जमिनीची सार्वजनिक प्रयोजनासाठी आवश्यकता 
आहे किंवा आवश्यकता भासण्याचा संभव असल्याचे कायद्याच्या कलम 
११ चे उपकलम ( १ ) खाली अधिसुचित करण्यात आले आहे . प्रारंभिक 
अधिसुचनेच्या प्रकाशनाच्या तारखेपासून ६० दिवसाच्या आत उपविभागीय 
अधिकारी अंबाजोगाई तथा भूसंपादन अधिकारी , अंबाजोगाई यांचे कार्यालयात 
आक्षेप नोंदविता येईल . 

नोट प्रस्तुत जमिनीचा नकाशा पाहणीसाठी उपविभागीय अधिकारी 
अंबाजोगाई यांचे कार्यालयात उपलब्ध आहे . 
दिनांक : २७/०६/२०२२ 

ठिकाण : अंबाजोगाई 


शरद झाडके 
उपविभागीय अधिकारी 
अंबाजोगाई 


औरंगाबाद विभाग 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , गुरुवार ते बुधवार , जुलै १४-२० , २०२२ : आषाढ , २३-२९ , शके १ ९ ४४ 

परिशिष्ट १ 
जमिनीचे वर्णन 


१० 


उपविभागीय अधिकारी अंबाजोगाई यांजकडून 

भूमी संपादन पुनर्वसन व पुनर्स्थापना करताना वाजवी भरपाई 
मिळण्याचा व पादर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३ चे कलम ११ ( १ ) 
नुसार अधिसुचना 


. 


क्र . २०२१ / एलएनक्यु / सिआर / ०४ / २०२२- ज्याअर्थी , भूमी 
संपादन , पुनर्वसन व पुनर्स्थापना करताना वाजवी भरपाई मिळण्याचा व 
पादर्शकतेचा हक्क अधिनियम २०१३ चे कलम ३ पोटकलम ई अन्वये प्राप्त 
अधिकाराचा वापर करुन असे अधिसूचित केले आहे की , सदर अधिनियमाच्या 
कलम ३ ( झअ ) अन्वये सार्वजनिक जमिनीच्या संपादनाबाबत ५०० हेक्टर 
पेक्षा कमी क्षेत्र असल्यास सदर जिल्हयाचा जिल्हाधिकारी या कायद्यान्वये 
अंमलात आणावयाच्या कार्यवाहीसाठी समुचित शासन असल्याचे मानले 
जाईल . 


त्या अर्थी , सदर अधिसुचने अन्वये जिल्हाधिकारी , बीड हे समुचित 
शासन आहे . त्या अर्थी , परिशिष्ट १ मध्ये नमुद जमिन ही सार्वजनिक 
प्रयोजनासाठी संपादित करण्याची आवश्यकता आहे . किंवा आवश्यकता 
भासु शकते तसेच सार्वजनिक प्रयोजनाबाबतचे निवेदन परिशिष्ट २ मध्ये 
करण्यात आले आहे . त्या अर्थी सदर कायद्याचा कलम ११ उपकलम ( १ ) 
अन्वये अधिसुचीत करण्यात येते की , सार्वजनिक प्रयोजनासाठी सदर 
जमिन संपादनाची आवश्यकता आहे किंवा आवश्यकता भासू शकते . 

२ 


त्याअर्थी , परिशिष्ट ३ मध्ये भूसंपादनामुळे विस्थापित कुटूंबासाठी 
प्रस्तावित जमिन संपादनाची माहिती विनिर्दिष्ट करण्यात आली आहे . 


आणि त्या अर्थी , परिशिष्ट ४ मध्ये समाजिक आघात निर्धारणाबाबतची 
संक्षिप्त माहिती विनिर्दिष्ट करण्यात आली आहे . 


आणि त्या अर्थी परिशिष्ट ५ मध्ये सदर कायद्याच्या कलम ४३ 
उपकलम ( १ ) अन्वये कामकाज पार पाडणाऱ्या प्रशासकाचा तपशिल देण्यात 
आला आहे . 


त्या अर्थी , सदर कायद्याच्या कलम ११ उपकलम ( ४ ) अन्वये असे 
जाहिर करण्यात येते की , सदरची अधिसुचना प्रसिध्द झाल्याच्या दिनांकापासुन 
सदर कायद्याच्या प्रकरण ४ मधील कार्यवाही पुर्ण होईल अशा वेळेपर्यंत 
कोणतीही व्यक्ती , प्राथमिक अधिसुचनेमध्ये विनिर्दिष्ट केलेल्या जमिनीचा 
कोणताही व्यवहार / हस्तांतर नाही किंवा कोणताही व्यवहार / हस्तांतर करविणार 
नाही किंवा अशा जमिनीवर कोणताही बोजा निर्माण करणार नाही . 


परंतु जिल्हाधिकारी अशा प्रकारे अधिसुचित केलेल्या जमिनीच्या 
मालकाने अर्ज केल्यावर लेखी नोंदवावयाच्या विशेष परिस्थितीमध्ये या 
पोटकलमाच्या अंमलबजावणीतून अशा जमीन मालकास सूट देऊ शकेल 
परंतु आणखी असे की , कोणत्याही व्यक्तीने , या तरतुदीचे जाणीवपूर्वक 
उल्लंघन केल्यामुळे तिला सोसाव्या लागलेल्या कोणत्याही नुकसानीची 
किंवा क्षतीची जिल्हाधिकाऱ्याद्वारे भरपाई करण्यात येणार नाही . 


सदर कायद्याच्या कलम ११ चे उपकल ( ५ ) व भूमी संपादन पुनर्वसन 
व पुनर्स्थापना करताना वाजवी भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क 
( महाराष्ट्र ) नियम २०१४ चे कलम १० उपनियम ( ३ ) अन्वये जिल्हाधिकारी 
विहीत करण्यात येईल त्याप्रमाणे भूमी अभिलेख अद्यावत करण्याचे काम 
हाती घेईल . 


आणि ज्या अर्थी , सदर कायद्याचे कलम ३ उपकलम ( ग ) अन्वये 
जिल्हाधिकारी , बीड हे समुचित शासन असल्याने उपविभागीय अधिकारी , 
अंबाजोगाई तथा भूसंपादन अधिकारी , अंबाजोगाई यांना जिल्हाधिकारी यांचे 
वतीने कामे पार पाडण्यासाठी प्राधिकृत करीत आहे . 


गावाचे नांव : - पाझर तलाव क्रं .०२ मौजे साळेगाव ( अतिरिक्त ) तालुका 

: - केज जिल्हा : - बीड 

मौजे साळेगाव 


अ.क्र . 

१ 

२ 


स.न. / ग.न . 

५१५ पै . 

५१५ पै . 


अ . क्र 


एकुण 


परिशिष्ट २ 

प्रकल्पाचे नांव : - पाझर तलाव क्रं .०२ मौजे साळेगाव ( अतिरिक्त ) 
मौजे साळेगाव ता . केज , जि . बीड . 


प्रकल्पाचे विवरणः - पाझर तलाव क्रं .०२ मौजे साळेगाव ( अतिरिक्त ) 
मौजे साळेगाव ता . केज , जि . बीड . 
सामाजिक फायदे : - जलसिंचन 


( आर्थिक , रोजगार व इतर फायदे ) 

परिशिष्ट ३ 


क्षेत्र ( हे . आर ) 

0.80 

०.२२ 


ग.न. / स.न . 


०.६२ 


पुनर्वसन विषयक बाबीचे विवरण 
गावाचे नांव : - पाझर तलाव क्रं .०२ मौजे साळेगाव ( अतिरिक्त ) तालुका 
: - केज जिल्हा : - बीड 


लागु नाही 


दिनांक : २७/०६/२०२२ 
ठिकाण : अंबाजोगाई 


२०२५ 


क्षेत्र ( हे . आर ) 


परिशिष्ट ४ 

सामाजिक आघात निर्धारण अहवालाचा गोषवारा 

लागू नाही . 


परिशिष्ट ५ 
प्रशासक नियुक्तीचे विवरण 

१ ) प्रशासकाचे पदनाम : - लागू नाही 
२ ) प्रशासकाचा कार्यालयीन पत्ता : - लागू नाही . 
३ ) ज्या अधिसुचनेद्वारे प्रशासकाची नियुक्ती केली ते नमुद करावे : 
लागू नाही . 

सदर अधिसुचनेद्वारे ज्या जमिनीची सार्वजनिक प्रयोजनासाठी आवश्यकता 
आहे किंवा आवश्यकता भासण्याचा संभव असल्याचे कायद्याच्या कलम ११ 
चे उपकलम ( १ ) खाली अधिसुचित करण्यात आले आहे . प्रारंभिक 
अधिसुचनेच्या प्रकाशनाच्या तारखेपासून ६० दिवसाच्या आत उपविभागीय 
अधिकारी अंबाजोगाई तथा भूसंपादन अधिकारी , अंबाजोगाई यांचे कार्यालयात 
आक्षेप नोंदविता येईल . 


नोट - प्रस्तुत जमिनीचा नकाशा पाहणीसाठी उपविभागीय अधिकारी 
अंबाजोगाई यांचे कार्यालयात उपलब्ध आहे . 


शरद झाडके 
उपविभागीय अधिकारी 
अंबाजोगाई . 


२०२६ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , गुरुवार ते बुधवार , जुलै १४-२० , २०२२ : आषाढ २३-२९ , शके १ ९ ४४ 

परिशिष्ट १ 

जमिनीचे वर्णन 

गावाचे नांव : - पाझर तलाव क्रं .०१ मौजे साळेगाव तालुका : - केज 

जिल्हा : - बीड 

मौजे साळेगाव 


११ 


उपविभागीय अधिकारी अंबाजोगाई यांजकडून 

भूमी संपादन पुनर्वसन व पुनर्स्थापना करताना वाजवी भरपाई 
मिळण्याचा व पादर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३ चे कलम ११ ( १ ) 
नुसार अधिसुचना 


क्र . २०२१ / एलएनक्यु // सिआर / ०२ / २०२२. - ज्याअर्थी , भूमी 
संपादन , पुनर्वसन व पुनर्स्थापना करताना वाजवी भरपाई मिळण्याचा व 
पादर्शकतेचा हक्क अधिनियम २०१३ चे कलम ३ पोटकलम ई अन्वये प्राप्त 
अधिकाराचा वापर करुन असे अधिसूचित केले आहे की , सदर अधिनियमाच्या 
कलम ३ ( झअ ) अन्वये सार्वजनिक जमिनीच्या संपादनाबाबत ५०० हेक्टर 
पेक्षा कमी क्षेत्र असल्यास सदर जिल्हयाचा जिल्हाधिकारी या कायद्यान्वये 
अंमलात आणावयाच्या कार्यवाहीसाठी समुचित शासन असल्याचे मानले 
जाईल . 


त्या अर्थी , सदर अधिसुचने अन्वये जिल्हाधिकारी , बीड हे समुचित 
शासन आहे . त्या अर्थी , परिशिष्ट १ मध्ये नमुद जमिन ही सार्वजनिक 
प्रयोजनासाठी संपादित करण्याची आवश्यकता आहे . किंवा आवश्यकता 
भासु शकते तसेच सार्वजनिक प्रयोजनाबाबतचे निवेदन परिशिष्ट २ मध्ये 
करण्यात आले आहे . त्या अर्थी सदर कायद्याचा कलम ११ उपकलम ( १ ) 
अन्वये अधिसुचीत करण्यात येते की , सार्वजनिक प्रयोजनासाठी सदर 
जमिन संपादनाची आवश्यकता आहे किंवा आवश्यकता भासू शकते . 


त्याअर्थी , परिशिष्ट ३ मध्ये भूसंपादनामुळे विस्थापित कुटूंबासाठी 
प्रस्तावित जमिन संपादनाची माहिती विनिर्दिष्ट करण्यात आली आहे . 


आणि त्या अर्थी , परिशिष्ट ४ मध्ये समाजिक आघात निर्धारणाबाबतची 
संक्षिप्त माहिती विनिर्दिष्ट करण्यात आली आहे . 


आणि त्या अर्थी , परिशिष्ट ५ मध्ये सदर कायद्याच्या कलम ४३ 
उपकलम ( १ ) अन्वये कामकाज पार पाडणाऱ्या प्रशासकाचा तपशिल देण्यात 
आला आहे . 


त्या अर्थी , सदर कायद्याच्या कलम ११ उपकलम ( ४ ) अन्वये असे 
जाहिर करण्यात येते की , सदरची अधिसुचना प्रसिध्द झाल्याच्या दिनांकापासुन 
सदर कायद्याच्या प्रकरण ४ मधील कार्यवाही पुर्ण होईल अशा वेळेपर्यंत 
कोणतीही व्यक्ती , प्राथमिक अधिसुचनेमध्ये विनिर्दिष्ट केलेल्या जमिनीचा 
कोणताही व्यवहार / हस्तांतर नाही किंवा कोणताही व्यवहार / हस्तांतर करविणार 
नाही किंवा अशा जमिनीवर कोणताही बोजा निर्माण करणार नाही . 


परंतु जिल्हाधिकारी अशा प्रकारे अधिसुचित केलेल्या जमिनीच्या 
मालकाने अर्ज केल्यावर लेखी नोंदवावयाच्या विशेष परिस्थितीमध्ये या 
पोटकलमाच्या अंमलबजावणीतून अशा जमीन मालकास सूट देऊ शकेल 
परंतु आणखी असे की , कोणत्याही व्यक्तीने , या तरतुदीचे जाणीवपूर्वक 
उल्लंघन केल्यामुळे तिला सोसाव्या लागलेल्या कोणत्याही नुकसानीची 
किंवा क्षतीची जिल्हाधिकाऱ्याद्वारे भरपाई करण्यात येणार नाही . 


सदर कायद्याच्या कलम ११ चे उपकल ( ५ ) व भूमी संपादन पुनर्वसन 
व पुनर्स्थापना करताना वाजवी भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क 
( महाराष्ट्र ) नियम २०१४ चे कलम १० उपनियम ( ३ ) अन्वये जिल्हाधिकारी 
विहीत करण्यात येईल त्याप्रमाणे भूमी अभिलेख अद्यावत करण्याचे काम 
हाती घेईल . 


आणि ज्या अर्थी , सदर कायद्याचे कलम ३ उपकलम ( ग ) अन्वये 
जिल्हाधिकारी , बीड हे समुचित शासन असल्याने उपविभागीय अधिकारी , 
अंबाजोगाई तथा भूसंपादन अधिकारी , अंबाजोगाई यांना जिल्हाधिकारी यांचे 
वतीने कामे पार पाडण्यासाठी प्राधिकृत करीत आहे . 


अ.क्र . 

१ 


स.न. / ग.न . 
४४५ पै . 

४४५ पै . 

४४५ पै . 

४४६ पै . 

४४६ पै . 


अ.क्र 


एकुण 


भाग १ - पुरवणी 


क्षेत्र ( हे . आर ) 

०.८३ 

०.०३ पो . ख . 


( आर्थिक , रोजगार व इतर फायदे ) 

परिशिष्ट ३ 


ग.न. / स.न . 


१.०३ 
०.०७ पो.ख. 


परिशिष्ट २ 

प्रकल्पाचे नांव : - पाझर तलाव क्रं .०१ मौजे साळेगाव 
मौजे साळेगाव ता . केज , जि . बीड . 
प्रकल्पाचे विवरणः- पाझर तलाव क्रं .०१ मौजे साळेगाव 
मौजे साळेगाव ता . केज , जि . बीड . 
सामाजिक फायदे : - जलसिंचन 


१.३० 

०.११ पो.ख. 


०.१५ 

०.२२ 

३.७४ 


पुनर्वसन विषयक बाबीचे विवरण 
गावाचे नांव : - पाझर तलाव क्रं .०१ मौजे साळेगाव तालुका : - केज 
जिल्हा : - बीड 


क्षेत्र ( हे . आर ) 


लागु नाही 

परिशिष्ट ४ 

सामाजिक आघात निर्धारण अहवालाचा गोषवारा 

लागू नाही . 


परिशिष्ट ५ 
प्रशासक नियुक्तीचे विवरण 

१ ) प्रशासकाचे पदनाम : - लागू नाही 
२ ) प्रशासकाचा कार्यालयीन पत्ता : - लागू नाही . 

३ ) ज्या अधिसुचनेद्वारे प्रशासकाची नियुक्ती केली ते नमुद करावे : 
लागू नाही . 

सदर अधिसुचनेद्वारे ज्या जमिनीची सार्वजनिक प्रयोजनासाठी आवश्यकता 
आहे किंवा आवश्यकता भासण्याचा संभव असल्याचे कायद्याच्या कलम ११ 
चे उपकलम ( १ ) खाली अधिसुचित करण्यात आले आहे . प्रारंभिक 
अधिसुचनेच्या प्रकाशनाच्या तारखेपासून ६० दिवसाच्या आत उपविभागीय 
अधिकारी अंबाजोगाई तथा भूसंपादन अधिकारी , अंबाजोगाई यांचे कार्यालयात 
आक्षेप नोंदविता येईल . 

नोट प्रस्तुत जमिनीचा नकाशा पाहणीसाठी उपविभागीय अधिकारी 
अंबाजोगाई यांचे कार्यालयात उपलब्ध आहे . 
दिनांक : २७/०६/२०२२ 
ठिकाण : अंबाजोगाई 


शरद झाडके 

उपविभागीय अधिकारी , अंबाजोगाई . 


औरंगाबाद विभाग 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , गुरुवार ते बुधवार , जुलै १४-२० , २०२२ : आषाढ , २३-२९ , शके १ ९ ४४ 

परिशिष्ट १ 
जमिनीचे वर्णन 


१२ 

उपविभागीय अधिकारी अंबाजोगाई , यांजकडून 

भूमी संपादन पुनर्वसन व पुनर्स्थापना करताना वाजवी भरपाई 
मिळण्याचा व पादर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३ चे कलम ११ ( १ ) 
नुसार अधिसुचना 


क्र . २०२१ / एलएनक्यु / सिआर / ०३ / २०२२ . ज्याअर्थी , भूमी 
संपादन , पुनर्वसन व पुनर्स्थापना करताना वाजवी भरपाई मिळण्याचा व 
पादर्शकतेचा हक्क अधिनियम २०१३ चे कलम ३ पोटकलम ई अन्वये प्राप्त 
अधिकाराचा वापर करुन असे अधिसुचित केले आहे की , सदर अधिनियमाच्या 
कलम ३ ( झअ ) अन्वये सार्वजनिक जमिनीच्या संपादनाबाबत ५०० हेक्टर 
पेक्षा कमी क्षेत्र असल्यास सदर जिल्हयाचा जिल्हाधिकारी या कायद्यान्वये 
अंमलात आणावयाच्या कार्यवाहीसाठी समुचित शासन असल्याचे मानले 
जाईल . 


त्या अर्थी , सदर अधिसुचने अन्वये जिल्हाधिकारी , बीड हे समुचित 
शासन आहे . त्या अर्थी , परिशिष्ट १ मध्ये नमुद जमिन ही सार्वजनिक 
प्रयोजनासाठी संपादित करण्याची आवश्यकता आहे . किंवा आवश्यकता 
भासु शकते तसेच सार्वजनिक प्रयोजनाबाबतचे निवेदन परिशिष्ट २ मध्ये 
करण्यात आले आहे . त्या अर्थी सदर कायद्याचा कलम ११ उपकलम ( १ ) 
अन्वये अधिसुचीत करण्यात येते की , सार्वजनिक प्रयोजनासाठी सदर 
जमिन संपादनाची आवश्यकता आहे किंवा आवश्यकता भासू शकते . 


त्याअर्थी , परिशिष्ट ३ मध्ये भूसंपादनामुळे विस्थापित कुटूंबासाठी 
प्रस्तावित जमिन संपादनाची माहिती विनिर्दिष्ट करण्यात आली आहे . 


आणि त्या अर्थी , परिशिष्ट ४ मध्ये समाजिक आघात निर्धारणाबाबतची 
संक्षिप्त माहिती विनिर्दिष्ट करण्यात आली आहे . 


आणि त्या अर्थी , परिशिष्ट ५ मध्ये सदर कायद्याच्या कलम ४३ 
उपकलम ( १ ) अन्वये कामकाज पार पाडणाऱ्या प्रशासकाचा तपशिल देण्यात 
आला आहे . 


त्या अर्थी , सदर कायद्याच्या कलम ११ उपकलम ( ४ ) अन्वये असे 
जाहिर करण्यात येते की , सदरची अधिसुचना प्रसिध्द झाल्याच्या दिनांकापासुन 
सदर कायद्याच्या प्रकरण ४ मधील कार्यवाही पूर्ण होईल अशा वेळेपर्यंत 
कोणतीही व्यक्ती , प्राथमिक अधिसुचनेमध्ये विनिर्दिष्ट केलेल्या जमिनीचा 
कोणताही व्यवहार / हस्तांतर नाही किंवा कोणताही व्यवहार / हस्तांतर करविणार 
नाही किंवा अशा जमिनीवर कोणताही बोजा निर्माण करणार नाही . 


परंतु जिल्हाधिकारी अशा प्रकारे अधिसुचित केलेल्या जमिनीच्या 
मालकाने अर्ज केल्यावर लेखी नोंदवावयाच्या विशेष परिस्थितीमध्ये या 
पोटकलमाच्या अंमलबजावणीतून अशा जमीन मालकास सूट देऊ शकेल 
परंतु आणखी असे की , कोणत्याही व्यक्तीने या तरतुदीचे जाणीवपूर्वक 
उल्लंघन केल्यामुळे तिला सोसाव्या लागलेल्या कोणत्याही नुकसानीची 
किंवा क्षतीची जिल्हाधिकाऱ्याद्वारे भरपाई करण्यात येणार नाही . 

J 


सदर कायद्याच्या कलम ११ चे उपकल ( ५ ) व भूमी संपादन पुनर्वसन 
व पुनर्स्थापना करताना वाजवी भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क 
( महाराष्ट्र ) नियम २०१४ चे कलम १० उपनियम ( ३ ) अन्वये जिल्हाधिकारी 
विहीत करण्यात येईल त्याप्रमाणे भूमी अभिलेख अद्यावत करण्याचे काम 
हाती घेईल . 


आणि ज्या अर्थी , सदर कायद्याचे कलम ३ उपकलम ( ग ) अन्वये 
जिल्हाधिकारी , बीड हे समुचित शासन असल्याने उपविभागीय अधिकारी , 
अंबाजोगाई तथा भूसंपादन अधिकारी , अंबाजोगाई यांना जिल्हाधिकारी यांचे 
वतीने कामे पार पाडण्यासाठी प्राधिकृत करीत आहे . 


गावाचे नांव : - पाझर तलाव क्रं .०२ मौजे साळेगाव तालुका : - केज 

जिल्हा : - बीड 

मौजे साळेगाव 


अ.क्र . 

१ 

२ 


3 


स.न. / ग.न. 

५१५ पै . 

५१६ पै . 


५२४ पै . 


अ.क्र 


एकुण 


ग.न. / स.न . 


क्षेत्र ( हे . आर ) 

२.७० 


परिशिष्ट २ 

प्रकल्पाचे नांव : - पाझर तलाव क्रं .०२ मौजे साळेगाव 
मौजे साळेगाव ता . केज , जि . बीड . 
प्रकल्पाचे विवरणः- पाझर तलाव क्रं .०२ मौजे साळेगाव 
मौजे साळेगाव ता . केज , जि . बीड . 
सामाजिक फायदे : - जलसिंचन 


लागु नाही 


( आर्थिक , रोजगार व इतर फायदे ) 

परिशिष्ट ३ 
पुनर्वसन विषयक बाबीचे विवरण 
गावाचे नांव : - पाझर तलाव क्रं .०२ मौजे साळेगाव तालुका : - केज 
जिल्हा : - बीड 


०.३३ 

०.०२ पो . ख . 

०.११ 


३.१६ 


२०२७ 


क्षेत्र ( हे . आर ) 


परिशिष्ट ५ 
प्रशासक नियुक्तीचे विवरण 


परिशिष्ट ४ 

सामाजिक आघात निर्धारण अहवालाचा गोषवारा 

लागू नाही . 


१ ) प्रशासकाचे पदनाम : - लागू नाही 

२ ) प्रशासकाचा कार्यालयीन पत्ता : - लागू नाही . 
३ ) ज्या अधिसुचनेद्वारे प्रशासकाची नियुक्ती केली ते नमुद करावे : 
लागू नाही . 

सदर अधिसुचनेद्वारे ज्या जमिनीची सार्वजनिक प्रयोजनासाठी आवश्यकता 
आहे किंवा आवश्यकता भासण्याचा संभव असल्याचे कायद्याच्या कलम ११ 
चे उपकलम ( १ ) खाली अधिसुचित करण्यात आले आहे . प्रारंभिक 
अधिसुचनेच्या प्रकाशनाच्या तारखेपासून ६० दिवसाच्या आत उपविभागीय 
अधिकारी अंबाजोगाई तथा भूसंपादन अधिकारी , अंबाजोगाई यांचे कार्यालयात 
आक्षेप नोंदविता येईल . 

नोट - प्रस्तुत जमिनीचा नकाशा पाहणीसाठी उपविभागीय अधिकारी 
अंबाजोगाई यांचे कार्यालयात उपलब्ध आहे . 
दिनांक : २७/०६/२०२२ 
ठिकाण : अंबाजोगाई 


शरद झाडके 
उपविभागीय अधिकारी 
अंबाजोगाई . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , गुरुवार ते बुधवार , जुलै १४-२० , २०२२ : आषाढ २३-२९ , शके १ ९ ४४ 

अनुसूची- एक 

१३ 

संपादीत करावयाच्या जमिनीचे वर्णन 

जिल्हाधिकारी , बीड यांजकडून 

गावाचे नांव : - पाझर तलाव क्रं . ०७ नागझरी ( टिकोणी ) तालुका : 

केज जिल्हा : - बीड 

मौ . नागझरी 

नविन भुसंपादन कायदा -२०१३ च्या कलम १ ९ ( १ ) खालील 
अधिसुचना जिल्हाधिकारी , बीड यांचे कार्यालय , जि . बीड 
( भुमिसंपादन , पुनर्वसन व पुनर्स्थापना करतांना वाजवी भरपाई 
मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम -२०१३ नुसार जमीन 
संपादन पाझर तलाव क्रं .०७ नागझरी ( टिकोणी ) ता . केज जि . बीड 
साठी भुसंपादन ) 


२०२८ 


क्र .२०२१ / एलएनक्यु / एसआर / ०६ / २०२१ . - ज्याअर्थी , समुचित 
शासन असलेल्या बीड जिल्ह्याच्या जिल्हाधिकारी यास भुमिसंपादन , पुनर्वसन 
व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा 
हक्क अधिनियम , २०१३ ( २०१३ चा ३० ) ( यात यापुढे ज्याचा निर्देश उक्त 
अधिनियम असा केला आहे ) याच्या कलम ११ च्या पोटकलम ( १ ) व्दारे 
प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकाराचा वापर करुन काढण्यात आलेली 
अधिसुचना , शासन राजपत्र दिनांक डिसेंबर २-८ २०२१ भाग १ अन्वये 
प्रारंभिक अधिसुचना काढली आहे आणि त्याव्दारे असे अधिसुचित केले 
आहे की , या सोबत जोडलेल्या अनुसुचि एक मध्ये अधिक तपशीलवार 
वर्णन केलेल्या जमिनीचा , अनुसुचि दोन मध्ये अधिक तपशीलवार विनीर्दिष्ठ 
केलेल्या सार्वजनिक प्रयोजनासाठी आवश्यकता आहे किंवा तिची आवश्यकता 
भासण्याची शक्यता आहे . 


आणि ज्याअर्थी , बीड जिल्हयाच्या जिल्हाधिकाऱ्याचे , कलम १५ 
च्या पोटकलम ( २ ) अन्वये दिलेला अहवाल , कोणताही असल्यास , 
विचारात घेतल्यानंतर उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी उक्त जमीन 
संपादीत करण्याची आवश्कता आहे या बाबत खात्री पटली आहे 
आणि म्हणुन उक्त अधिनियमाच्य कलम १ ९ च्य पोटकलम ( १ ) च्या 
तरतुदीन्वये उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी उक्त जमीनीची आवश्यकता 
आहे असे याव्दारे घोषीत करण्यात येत आहे . आणि ज्याअर्थी अनुसुची 
तिन मध्ये अधिक तपशीलवार वर्णन केलेले क्षेत्र हे बाधित कुटुंबियाच्या 
पुनर्वसन व पुनर्वसाहतीच्या प्रयोजनासाठी पुनर्वसाहत क्षेत्र म्हणुन निर्धारित 
केले असल्याचे याव्दारे घोषीत केले असुन , पुनर्वसन व पुनर्वसाहत 
योजनेचा सारांश अनुसुचि चार मध्ये विनिर्दिष्ट केले आहे . 


आणि ज्याअर्थी , उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड ( छ ) 
अन्वये , समुचित शासन असलेला जिल्हाधिकारी , उक्त अधिनियमान्वये 
जिल्हाधिकाऱ्यांची कार्य पार पाडण्यासाठी उपजिल्हाधिकरी भुसंपादन / 
उपविभागीय अधिकारी जिल्हाधिकारी कार्यालय , बीड यास पदनिर्देशित 
करीत आहे . 


अ.क्र . 

१ 


२ 


३ 


४ 


५ 


६ 


अ . क्र 


स.न. / ग.न. 


८८ पै . 

८८ पै . 

८ ९ पै . 


दिनांक : २७.०६.२०२२ 
ठिकाण : बीड 


८ ९ पै . 


९ ० पै . 

९ ० पै . 


९ १ पै . 


ग.न. / स.न . 


भाग १ - पुरवणी 


लागु नाही 


क्षेत्र ( हे . आर ) 


०.७५ 
०.०३ पो . ख . 


०.७५ 


०.०४ पो . ख . 


१.०० 

०.१० पो . ख . 


०.१५ 

०.०१ पो . ख . 


अनुसूची- दोन 

सार्वजनिक प्रयोजनाच्या स्वरुपाबाबत विवरण 
प्रकल्पाचे नांव : - पाझर तलाव क्रं .०७ नागझरी ( टिकोणी ) 
ता . केज जि . बीड . 

प्रकल्पाचे विवरणः- पाझर तलाव क्रं .०७ नागझरी ( टिकोणी ) 
ता . केज जि . बीड 

या सार्वजनिक कामाचे प्रयोजन 

सामाजिक फायदे : - शेती पिकासाठी पाणी व जनावरांना पाणी व 
इतर सार्वजनिक हितार्थ 
अनुसूची- तीन 
पुर्नवसाहत क्षेत्राचे वर्णन 

गावाचे नांव : - पाझर तलाव क्रं .०७ नागझरी ( तुळशीदार ) 
मौजे नागझरी तालुका : - केज जिल्हा : - बीड 
क्षेत्र ( हे . आर ) 


०.३५ 

०.४० 

०.०३ पो . ख . 

०.३० 


०.०१ पो . ख 


एकुण ३.९ २ 


अनुसूची- चार 

( पुनर्वसन व पुनर्वसाहत योजनेचा सारांश ) 
( सामाजिक प्रभाव निर्धारण अभ्यास करणाऱ्या अभिकरणाने दिलेला ) 
सामाजिक प्रभाव निर्धारण सारांश ) दिनांक १३ मार्च २०१५ चे 
राजपत्रात प्रसिध्द महाराष्ट्र शासनाची अधिसुचना क्रमांक संकिर्ण 
०१ / २०१५ / प्र.क्र .३ / अ - २ , नुसार उक्त अधिनियमाचे कलम -१० क 
नुसार सामाजिक प्रभाव निर्धारणाच्या तरतुदी लागु करण्यापासुन 
सुट देण्यात आलेली आहे . 

टिप - प्रस्तुत जमिनीचा नकाशा पाहणीसाठी उपविभागीय अधिकारी 
अंबाजोगाई यांचे कार्यालयात उपलब्ध आहे . 


जिल्हाधिकारी बीड करिता , 


औरंगाबाद विभाग 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , गुरुवार ते बुधवार , जुलै १४-२० , २०२२ : आषाढ , २३-२९ , शके १ ९ ४४ 

अनुसूची - एक 

संपादीत करावयाच्या जमिनीचे वर्णन 


१४ 


जिल्हाधिकारी , बीड यांजकडून 

नविन भुसंपादन कायदा -२०१३ च्या कलम १ ९ ( १ ) खालील 
अधिसुचना जिल्हाधिकारी , बीड यांचे कार्यालय , जि . बीड 

( भुमिसंपादन , पुनर्वसन व पुनर्स्थापना करतांना वाजवी भरपाई 
मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम -२०१३ नुसार 
जमीन संपादन पाझर तलाव क्रं . ०६ नागझरी ( तुळशीदार ) 
ता . केज जि . बीड साठी भुसंपादन ) 

क्र . २०२१ / एलएनक्यु / एसआर / ०१ / २०२१- ज्याअर्थी , समुचित 
शासन असलेल्या बीड जिल्ह्याच्या जिल्हाधिकारी यास भुमिसंपादन , पुनर्वसन 
व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा 
हक्क अधिनियम , २०१३ ( २०१३ चा ३० ) ( यात यापुढे ज्याचा निर्देश उक्त 
अधिनियम असा केला आहे ) याच्या कलम ११ च्या पोटकलम ( १ ) व्दारे 
प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकाराचा वापर करुन काढण्यात आलेली 


अधिसुचना , शासन राजपत्र दिनांक जून २४-३० , २०२१ भाग १ अन्वये 
प्रारंभिक अधिसुचना काढली आहे आणि त्याव्दारे असे अधिसुचित केले 
आहे की , या सोबत जोडलेल्या अनुसुचि एक मध्ये अधिक तपशीलवार 
वर्णन केलेल्या जमिनीचा , अनुसुचि दोन मध्ये अधिक तपशीलवार विनीर्दिष्ठ 
केलेल्या सार्वजनिक प्रयोजनासाठी आवश्यकता आहे किंवा तिची आवश्यकता 
भासण्याची शक्यता आहे . 


आणि ज्याअर्थी , बीड जिल्हयाच्या जिल्हाधिकाऱ्याचे , 
कलम 
१५ च्या पोटकलम ( २ ) अन्वये दिलेला अहवाल , कोणताही असल्यास , 
विचारात घेतल्यानंतर उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी उक्त जमीन 
संपादीत करण्याची आवश्कता आहे या बाबत खात्री पटली आहे 
आणि म्हणुन उक्त अधिनियमाच्य कलम १ ९ च्य पोटकलम ( १ ) च्या 
तरतुदीन्वये उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी उक्त जमीनीची आवश्यकता 
आहे असे याव्दारे घोषीत करण्यात येत आहे . आणि ज्याअर्थी अनुसुची 
तिन मध्ये अधिक तपशीलवार वर्णन केलेले क्षेत्र हे बाधित कुटुंबियाच्या 
पुनर्वसन व पुनर्वसाहतीच्या प्रयोजनासाठी पुनर्वसाहत क्षेत्र म्हणुन निर्धारित 
केले असल्याचे याव्दारे घोषीत केले असुन , पुनर्वसन व पुनर्वसाहत 
योजनेचा सारांश अनुसुचि चार मध्ये विनिर्दिष्ट केले आहे . 

आणि ज्याअर्थी , उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड ( छ ) 
अन्वये , समुचित शासन असलेला जिल्हाधिकारी , उक्त अधिनियमान्वये 
जिल्हाधिकाऱ्यांची कार्य पार पाडण्यासाठी उपजिल्हाधिकरी भुसंपादन / 
उपविभागीय अधिकारी जिल्हाधिकारी कार्यालय , बीड यास पदनिर्देशित 
करीत आहे . 


गावाचे नांव : - पाझर तलाव क्रं .०६ नागझरी ( तुळशीदार ) तालुका : 

केज जिल्हा : - बीड 

मौ . नागझरी 


अ.क्र . 

१ 


४ 
0 


३ 


४ 


५ 


८ 


प्रकल्पाचे विवरण : 


स.न. / ग.न. 

१०६ पै . 

१०६ पै . 

१०७ पै . 

१०७ पै . 

१०७ पै . 


१०७ पै . 

९९पै . 

९९पै . 


दिनांक : २७.०६.२०२२ 
ठिकाण : बीड 


२०२ ९ 


क्षेत्र ( हे . आर ) 

०.२४ 

०.२३ 

०.४६ 

०.५ ९ 

१.०० 

०.११ पो . ख . 


०.३७ 

०.२० 

०.२० 


एकुण ३.४० 


अनुसूची- दोन 

सार्वजनिक प्रयोजनाच्या स्वरुपाबाबत विवरण 
प्रकल्पाचे नांव : - पाझर तलाव क्रं .०६ नागझरी ( तुळशीदार ) 
ता . केज जि . बीड . 

पाझर तलाव क्रं . ०६ नागझरी ( तुळशीदार ) 
ता . केज जि . बीड 

या सार्वजनिक कामाचे प्रयोजन 
सामाजिक फायदे : - शेती पिकासाठी पाणी व जनावरांना पाणी व 
इतर सार्वजनिक हितार्थ 


अनुसूची- तीन 
पुर्नवसाहत क्षेत्राचे वर्णन 

गावाचे नांव : - पाझर तलाव क्रं . ०६ नागझरी ( तुळशीदार ) 
मौजे नागझरी तालुका : - केज जिल्हा : - बीड 
क्षेत्र ( हे . आर ) 

अ.क्र 

ग.न. / स.न . 


लागु नाही 

अनुसूची- चार 

( पुनर्वसन व पुनर्वसाहत योजनेचा सारांश ) 
( सामाजिक प्रभाव निर्धारण अभ्यास करणाऱ्या अभिकरणाने दिलेला ) 
सामाजिक प्रभाव निर्धारण सारांश ) दिनांक १३ मार्च २०१५ चे 
राजपत्रात प्रसिध्द महाराष्ट्र शासनाची अधिसुचना क्रमांक संकिर्ण ०१ / 
२०१५ / प्र.क्र .३ / अ -२ , नुसार उक्त अधिनियमाचे कलम -१० क नुसार 
सामाजिक प्रभाव निर्धारणाच्या तरतुदी लागु करण्यापासुन सुट देण्यात 
आलेली आहे . 

टिप प्रस्तुत जमिनीचा नकाशा पाहणीसाठी उपविभागीय अधिकारी 
अंबाजोगाई यांचे कार्यालयात उपलब्ध आहे . 


जिल्हाधिकारी बीड करिता , 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , गुरुवार ते बुधवार , जुलै १४-२० , २०२२ : आषाढ २३-२९ , शके १ ९ ४४ 

१५ 

अनुसूची- एक 

संपादीत करावयाच्या जमिनीचे वर्णन 

जिल्हाधिकारी , बीड यांजकडून 

गावाचे नांव : - पाझर तलाव क्रं .०१ हरगरवाडी तालुका : - केज 

जिल्हा : - बीड 

नविन भुसंपादन कायदा -२०१३ च्या कलम १ ९ ( १ ) खालील 
अधिसुचना जिल्हाधिकारी , बीड यांचे कार्यालय , जि . बीड 

मौ . हरगरवाडी 


२०३० 


( भुमिसंपादन , पुनर्वसन व पुनर्स्थापना करतांना वाजवी भरपाई 
मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम -२०१३ नुसार जमीन 
संपादन पाझर तलाव क्रं .०१ हरगरवाडी ता . केज जि . बीड साठी 
भुसंपादन ) 


क्र .२०२१ / एलएनक्यु / एसआर / ०५ / २०२१.- ज्याअर्थी , समुचित 
शासन असलेल्या बीड जिल्ह्याच्या जिल्हाधिकारी यास भुमिसंपादन , पुनर्वसन 
व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा 
हक्क अधिनियम , २०१३ ( २०१३ चा ३० ) ( यात यापुढे ज्याचा निर्देश उक्त 
अधिनियम असा केला आहे ) याच्या कलम ११ च्या पोटकलम ( १ ) व्दारे 
प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकाराचा वापर करुन काढण्यात आलेली 
अधिसुचना , शासन राजपत्र दिनांक डिसेंबर २-८ , २०२१ भाग १ अन्वये 
प्रारंभिक अधिसुचना काढली आहे आणि त्याव्दारे असे अधिसुचित केले 
आहे की , या सोबत जोडलेल्या अनुसुचि एक मध्ये अधिक तपशीलवार 
वर्णन केलेल्या जमिनीचा , अनुसुचि दोन मध्ये अधिक तपशीलवार विनीर्दिष्ठ 
केलेल्या सार्वजनिक प्रयोजनासाठी आवश्यकता आहे किंवा तिची आवश्यकता 
भासण्याची शक्यता आहे . 


आणि ज्याअर्थी , बीड जिल्हयाच्या जिल्हाधिकाऱ्याचे , कलम १५ 
च्या पोटकलम ( २ ) अन्वये दिलेला अहवाल , कोणताही असल्यास , 
विचारात घेतल्यानंतर उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी उक्त जमीन 
संपादीत करण्याची आवश्कता आहे या बाबत खात्री पटली आहे 
आणि म्हणुन उक्त अधिनियमाच्य कलम १ ९ च्य पोटकलम ( १ ) च्या 
तरतुदीन्वये उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी उक्त जमीनीची आवश्यकता 
आहे असे याव्दारे घोषीत करण्यात येत आहे . आणि ज्याअर्थी अनुसुची 
तिन मध्ये अधिक तपशीलवार वर्णन केलेले क्षेत्र हे बाधित कुटुंबियाच्या 
पुनर्वसन व पुनर्वसाहतीच्या प्रयोजनासाठी पुनर्वसाहत क्षेत्र म्हणुन निर्धारित 
केले असल्याचे याव्दारे घोषीत केले असुन , पुनर्वसन व पुनर्वसाहत 
योजनेचा सारांश अनुसुचि चार मध्ये विनिर्दिष्ट केले आहे . 


आणि ज्याअर्थी , उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड ( छ ) 
अन्वये , समुचित शासन असलेला जिल्हाधिकारी , उक्त अधिनियमान्वये 
जिल्हाधिकाऱ्यांची कार्य पार पाडण्यासाठी उपजिल्हाधिकरी भुसंपादन / 
उपविभागीय अधिकारी जिल्हाधिकारी कार्यालय , बीड यास पदनिर्देशित 
करीत आहे . 


अ.क्र . 

१ 


२ 


३ 


४ 


५ 


६ 

७ 

८ 


अ.क्र 


स.न. / ग.न . 

१७७ / १ पै . 

१७७ / २ पै . 

१७७ / ३ पै . 

१७७ / ३ पै . 

१७७ / ३ पै . 

१७७ / ३ पै . 

१७७ / ३ पै . 

१७७ / ४ पै . 


भाग १ - पुरवणी 


ग.न. / स.न . 


दिनांक : २७.०६.२०२२ 
ठिकाण : बीड 


क्षेत्र ( हे . आर ) 

०.२५ 

०.०५ पो . ख . 


०.१४ 

०.०१ पो . ख . 


०.४५ 

०.०३ पो . ख . 


०.४५ 

०.०२ पो . ख . 


०.०६ 

०.०१ पो . ख . 


अनुसूची- दोन 

सार्वजनिक प्रयोजनाच्या स्वरुपाबाबत विवरण 
प्रकल्पाचे नांव : - पाझर तलाव क्रं .०१ हरगरवाडी 
ता . केज जि . बीड . 
प्रकल्पाचे विवरण : - पाझर तलाव क्रं .०१ हरगरवाडी 
ता . केज जि बीड 

या सार्वजनिक कामाचे प्रयोजन 
सामाजिक फायदे : - शेती पिकासाठी पाणी व जनावरांना पाणी व 
इतर सार्वजनिक हितार्थ 


०.०३ 

०.०१ 

०.० ९ 

०.०१ पो.ख 


एकुण - १.६१ 


क्षेत्र ( हे . आर ) 


लागु नाही 

अनुसूची- चार 

( पुनर्वसन व पुनर्वसाहत योजनेचा सारांश ) 
( सामाजिक प्रभाव निर्धारण अभ्यास करणाऱ्या अभिकरणाने दिलेला ) 
सामाजिक प्रभाव निर्धारण सारांश ) दिनांक १३ मार्च २०१५ चे 
राजपत्रात प्रसिध्द महाराष्ट्र शासनाची अधिसुचना क्रमांक संकिर्ण ०१ / 
२०१५ / प्र.क्र .३ / अ -२ , नुसार उक्त अधिनियमाचे कलम -१० क नुसार 
सामाजिक प्रभाव निर्धारणाच्या तरतुदी लागु करण्यापासुन सुट देण्यात 
आलेली आहे . 


टिप प्रस्तुत जमिनीचा नकाशा पाहणीसाठी उपविभागीय अधिकारी 
अंबाजोगाई यांचे कार्यालयात उपलब्ध आहे . 


जिल्हाधिकारी बीड करिता , 


औरंगाबाद विभाग 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , गुरुवार ते बुधवार , जुलै १४-२० , २०२२ : आषाढ , २३-२९ , शके १ ९ ४४ 

अनुसूची- एक 

संपादीत करावयाच्या जमिनीचे वर्णन 


१६ 

जिल्हाधिकारी , बीड यांजकडून 

नविन भुसंपादन कायदा -२०१३ च्या कलम १ ९ ( १ ) खालील 
अधिसुचना जिल्हाधिकारी , बीड यांचे कार्यालय , जि . बीड 


( भुमिसंपादन , पुनर्वसन व पुनर्स्थापना करतांना वाजवी भरपाई 
मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम -२०१३ नुसार जमीन 
संपादन पाझर तलाव क्रं . ११ जिवाचीवाडी ता . केज जि . बीड साठी 
भुसंपादन ) 


क्र .२०२१ / एलएनक्यु / एसआर / ०४ / २०२१.- ज्याअर्थी , समुचित 
शासन असलेल्या बीड जिल्ह्याच्या जिल्हाधिकारी यास भुमिसंपादन , पुनर्वसन 
व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा 
हक्क अधिनियम , २०१३ ( २०१३ चा ३० ) ( यात यापुढे ज्याचा निर्देश उक्त 
अधिनियम असा केला आहे ) याच्या कलम ११ च्या पोटकलम ( १ ) व्दारे 
प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकाराचा वापर करुन काढण्यात आलेली 


अधिसुचना , शासन राजपत्र दिनांक डिसेंबर २-८ , २०२१ भाग १ अन्वये 
प्रारंभिक अधिसुचना काढली आहे आणि त्याव्दारे असे अधिसुचित केले 
आहे की , या सोबत जोडलेल्या अनुसुचि एक मध्ये अधिक तपशीलवार 
वर्णन केलेल्या जमिनीचा , अनुसुचि दोन मध्ये अधिक तपशीलवार विनीर्दिष्ठ 
केलेल्या सार्वजनिक प्रयोजनासाठी आवश्यकता आहे किंवा तिची आवश्यकता 
भासण्याची शक्यता आहे . 


आणि ज्याअर्थी , बीड जिल्हयाच्या जिल्हाधिकाऱ्याचे , कलम १५ 
च्या पोटकलम ( २ ) अन्वये दिलेला अहवाल , कोणताही असल्यास , 
विचारात घेतल्यानंतर उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी उक्त जमीन 
संपादीत करण्याची आवश्कता आहे या बाबत खात्री पटली आहे 
आणि म्हणुन उक्त अधिनियमाच्य कलम १ ९ च्य पोटकलम ( १ ) च्या 
तरतुदीन्वये उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी उक्त जमीनीची आवश्यकता 
आहे असे याव्दारे घोषीत करण्यात येत आहे . आणि ज्याअर्थी अनुसुची 
तिन मध्ये अधिक तपशीलवार वर्णन केलेले क्षेत्र हे बाधित कुटुंबियाच्या 
पुनर्वसन व पुनर्वसाहतीच्या प्रयोजनासाठी पुनर्वसाहत क्षेत्र म्हणुन निर्धारित 
केले असल्याचे याव्दारे घोषीत केले असुन , पुनर्वसन व पुनर्वसाहत 
योजनेचा सारांश अनुसुचि चार मध्ये विनिर्दिष्ट केले आहे . 


आणि ज्याअर्थी , उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड ( छ ) 
अन्वये , समुचित शासन असलेला जिल्हाधिकारी , उक्त अधिनियमान्वये 
जिल्हाधिकाऱ्यांची कार्य पार पाडण्यासाठी उपजिल्हाधिकरी भुसंपादन / 
उपविभागीय अधिकारी जिल्हाधिकारी कार्यालय , बीड यास पदनिर्देशित 
करीत आहे . 


गावाचे नांव : - पाझर तलाव क्रं . ११ जिवाचीवाडी तालुका : - केज 

जिल्हा : - बीड 


अ.क्र . 
१ 


मौ . जिवाचीवाडी 


अ.क्र 


स.न. / ग.न. 
१ ९९पै . 


ग.न. / स.न . 


२०३१ 


अनुसूची- दोन 

सार्वजनिक प्रयोजनाच्या स्वरुपाबाबत विवरण 
प्रकल्पाचे नांव : - पाझर तलाव क्रं . ११ जिवाचीवाडी 
ता . केज जि . बीड . 
प्रकल्पाचे विवरणः- पाझर तलाव क्रं . ११ जिवाचीवाडी 
ता . केज जि . बीड 

या सार्वजनिक कामाचे प्रयोजन 
सामाजिक फायदे : - शेती पिकासाठी पाणी व जनावरांना पाणी व 
इतर सार्वजनिक हितार्थ 


लागु नाही 


क्षेत्र ( हे . आर ) 

३.२१ 


एकुण -३.२१ 


क्षेत्र ( हे . आर ) 


अनुसूची- चार 

( पुनर्वसन व पुनर्वसाहत योजनेचा सारांश ) 

( सामाजिक प्रभाव निर्धारण अभ्यास करणाऱ्या अभिकरणाने दिलेला ) 
सामाजिक प्रभाव निर्धारण सारांश ) दिनांक १३ मार्च २०१५ चे 
राजपत्रात प्रसिध्द महाराष्ट्र शासनाची अधिसुचना क्रमांक संकिर्ण ०१ / 
२०१५ / प्र.क्र . ३ / अ - २ , नुसार उक्त अधिनियमाचे कलम १० क नुसार 
सामाजिक प्रभाव निर्धारणाच्या तरतुदी लागू करण्यापासुन सुट देण्यात 
आलेली आहे . 

टिप 

- प्रस्तुत जमिनीचा नकाशा पाहणीसाठी उपविभागीय अधिकारी 
अंबाजोगाई यांचे कार्यालयात उपलब्ध आहे . 

दिनांक : २७.०६.२०२२ 

ठिकाण : बीड 


जिल्हाधिकारी बीड करिता , 


२०३२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , गुरुवार ते बुधवार , जुलै १४-२० , २०२२ : आषाढ २३-२९ , शके १ ९ ४४ 


१७ 

कार्यकारी अभियंता उस्मानाबाद पाटबंधारे विभाग 
क्र .१ उस्मानाबादट यांजकडून 

प्रगटन 3 


महाराष्ट्र सिंचन पध्दतीचे शेतकऱ्यांकडून व्यवस्थापन 

कायदा 2005 


सिंचन प्रकल्पाचे नाव : - खामसवाडी लघु तलाव 
ता . जि . उस्मानाबाद . 


सिंचन शाखा : - पाटोदा 

पाणीवापर संस्थेचे नाव : - संत मुक्ताई पाणी वापर संस्था 
खामसवाडी ता . उस्मानाबाद . 


कार्यकारी अभियंता 

उस्मानाबाद पाटबंधारे विभाग क्र . 1 

उस्मानाबाद . 


J 


( पहा कायदा कलम 5.0,60,7,0 ) 
( पहा नियम क्र . 3.0 ) 

महाराष्ट्र सिंचन पध्दतीचे शेतकऱ्यांकडून व्यवस्थापन कायदा 
2005 चे कलम 5.0,6,0,7.0 व नियम क्र .3.0 नुसार 
असा निर्णय झाला आहे की , पाणी वापर संस्थेचे 
जलशास्त्रीय व प्रशासकीय सोयीने कार्यक्षेत्र निश्चिती 

करण्यासाठी मी स.स. आवटे कार्यकारी अभियंता 
उस्मानाबाद पाटबंधारे विभाग क्र .1 , उस्मानाबाद 
खालीलप्रमाणे पाणी वापर संस्थेचे अद्यावत नकाशाच्या 
प्रमाणित प्रती , जमीन धारक आणि / केव्हा कब्जेदार 
यांच्या नावाच्या याद्या ग्रामपंचायत कार्यालय , तहसील 
कार्यालय , सिंचन शाखा उपविभागीय व विभागीय कार्यालय 
आणि इतर महत्त्वाच्या सार्वजनिक ठिकाणी सुचना 
फलकावर माहितीसाठी प्रसिध्द करीत आहे . 

मी . स . स . आवटे कार्यकारी अभियंता , उस्मानाबाद 
पाटबंधारे विभाग क्र .1 उस्मानाबाद असेही जाहिर करतो 
की , यापुढे समुचित प्राधिकारणातर्फे कोणालाही जलाशयावर 
उपसा सिंचनाद्वारे वैयक्तिक जमीनधारकाला किंवा कब्जेदार 
यांच्या जमिनीस पाणी पुरविले जाणार नाही आणि सिंचन 
पध्दतीचे शेतकऱ्याकडून व्यवस्थापन या खाली येणाऱ्या 
जमिनीच्या सर्व धारकावर व भोगवटाधारकांवर पाणी 
वापर संस्थेमार्फत पाणी पुरवठा घेणे बंधनकारक असेल . 

I S.S. Awate , Executive Engineer , 
Osmanabad Irrigation Division No - 1 , Osmanabad 
| also hereby declare that , no water shall supplied 
by the Approprite Authority to an individual holder 
or occupier of such land and the system of supply 
| of water through water user association shall be 
binding on all the holders and occupiers of the lands 
management of Irrigation system of farmer . 

Any person affected by this notification 
या प्रगटनामुळे बाधीत झालेल्या कोणत्याही व्यक्तीस | or partthere of may be registered complain , within 
हे प्रगटन महाराष्ट्र शासन राजपत्र जाहिर झाल्यापासून thirty days from the date of publication of the 
30 दिवसाच्या आत अधिक्षक अभियंता व प्रशासक , लाभक्षेत्र 
विकास प्राधीकरण लातूर यांच्याकडे अपील दाखल करता 
येईल . 

| notification in the official Gazette , file an appeal 
before Superintending Engineer / Administrator 
C.A.D.A Latur 


भाग १ - पुरवणी 


By Executive Engineer Osmanabad 
Irrigation Division No. - 1 Osmanabad 
MMISF ACT 2005 NOTIFICATION –III 
( see section 5.0,6.0,7.0 , of the act ) ( see rule - 3.0 ) 


Whereas , it has been decided to delineate 
the Area of operation of water user association 
( WUSAs ) on volumetric basis and as per 
administrative convenience under sec 5 , 6 , 7 , and 
Rule of 3 of the MMISF ACT , 2005 is S.S. Awate 
Executive Engineer , Osmanabad Irrigation 
Division No - 1 , Osmanabad hereby , delineate area 

| of Operation of following WUAs and direct that 
the certificate copy of the update map and list of 
holders and / or occupier of said WUAs shall be 

| displayed on the notice board of the officer of 
concerened Gram panchayat , tehsil office , Irrigation 
Section , Sub - Division And Division at other 
prominent public place . 


> 


Name of Irrigation Project : - Khamaswadi M I 
Tank Tq . Dist- Osmanabad 

Name of Irrigation Section : Patoda 

Name of W.U. A .: Sant Muktai water user 
association Khamaswadi . 


Executive Engineer 

Osmanabad Irrigation Division No. - 1 
Osmanabad 


औरंगाबाद विभाग 


अ.क्र . 


1 


2 


3 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , गुरुवार ते बुधवार , जुलै १४-२० , २०२२ : आषाढ , २३-२९ , शके १ ९ ४४ 

खामसवाडी ल.पा. तलाव 


खामसवाडी लघु तलाव कालवा व जलाशयातून 
सिंचनाचे भिजणारे लाभक्षेत्र 


गावाचे नाव लाभक्षेत्रात येणारे क्षेत्र 
हे . आर . 

106.90 


खामसवाडी 

अनसुर्डा 

जलाशय उपसा 


124.60 


46.50 


अ ) जलाशयातून उपसा सिंचनाचे भिजणारे लाभक्षेत्र 

278.00 हे . 

एकूण 278.00 हे . 


कार्यकारी अभियंता 

उस्मानाबाद पाटबंधारे विभाग क्र . 1 

उस्मानाबाद . 


Command Area Irrigated By canel & Reservoir 
Lift From Khamaswadi MI Tank 


Sr. No. 


1 


2 


3 


Village 


Khamaswadi 

Ansurda 

Reservoir lift 


Area Under 

Command 

CCA Ha . 


106.00 

124.00 

46.50 


Command Area Irrigated By Reservoir Lift From 
Khamaswadi M tank 278.00 Ha . 


Executive Engineer 

Osmanabad Irrigation Division No - 1 
Osmanabad 


२०३३ 


२०३४ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , गुरुवार ते बुधवार , जुलै १४-२० , २०२२ : आषाढ २३-२९ , शके १ ९ ४४ 

अनुसुची ब 

Anusuchi B 

सिंचनाद्वारे अधिसुचित केलेले क्षेत्र २७८ हे . अधिसुचित 278 Ha Cammand area Under Khamaswadi MI 

क्षेत्राचा तपशील गांव- खामसवाडी 

Tank project Tq . Dist . Osmanabad 

ता . जि.उस्मानाबाद 

Villige - Khamaswadi 

मौजे - खामसवाडी 

गट नंबर 


अ.क्र . गावाचे नांव 


१ 


२ 


३ 


४ 


५ 


६ 


७ 


८ 


९ 


१० 


११ 


१२ 


१३ 


१४ 


१५ 


१६ 


१७ 


१८ 


१ ९ 


२० 


२१ 


२२ 


२३ 


२४ 


२५ 


२६ 


२७ 


खामसवाडी 

खामसवाडी 

खामसवाडी 

खामसवाडी 

खामसवाडी 

खामसवाडी 

खामसवाडी 

खामसवाडी 

खामसवाडी 

खामसवाडी 

खामसवाडी 

खामसवाडी 

खामसवाडी 

खामसवाडी 

खामसवाडी 

खामसवाडी 

खामसवाडी 

खामसवाडी 

खामसवाडी 

खामसवाडी 

खामसवाडी 

खामसवाडी 

खामसवाडी 

खामसवाडी 

खामसवाडी 

खामसवाडी 

हासेगाव 


५० 


५१ 


५ ९ 


६१ 


६२ 


६३ 


६४ 


१ 


२ 


३ 


४ 


५ 


६ 


८ 


९ 


१० 


१२ 


१३ 


७० 


७१ 


७२ 


७३ 


७४ 


७५ 


७७ 


७८ 


क्षेत्र हे . 

आर . 


२.८ ९ 


३.५ 


४.५ 


४.४३ 

१.४ ९ 


३.५ 


०.६ 


३.४ 


१.५ 


१.५ 


२.२ 


१.५७ 


०.६ 


१.७ 


२.२ 


१.३५ 


२.२ 


२.५ 


४.५ 


२.५ 


४.५ 


३.५ 


२.०४ 


१.९ ७ 


Sr. No. 


1 


Khamaswadi 50 

Khamaswadi | 51 

3 Khamaswadi | 59 

4 

Khamaswadi | 61 

5 

Khamaswadi 62 

Khamaswadi 63 

Khamaswadi | 64 

Khamaswadi 

1 


2 


6 

7 


8 


9 


Village 
Name 


Gat No. Area Under 
Command 
CCA Ha . 

2.89 

3.5 

4.5 

0.02 

4.43 

1.49 

3.5 

0.6 

0.3 

3.4 

0.2 

1.5 

1.5 

2.2 

1.57 

0.6 

1.7 

2.2 

1.35 

2.2 

2.5 

4.5 

2.5 

4.5 

3.5 

2.04 

1.97 


22 


Khamaswadi 

2 

Khamaswadi | 3 

Khamaswadi 

4 

Khamaswadi 

Khamaswadi 


10 

11 

12 

13 

14 

Khamaswadi 

7 

15 

Khamaswadi | 8 

16 

Khamaswadi 

9 

17 

Khamaswadi | 10 

18 

Khamaswadi | 12 

19 Khamaswadi | 13 

20 

21 


5 

6 


Khamaswadi 70 

Khamaswadi 

71 

Khamaswadi 

72 

23 

Khamaswadi 

73 

24 

Khamaswadi 

74 

25 

Khamaswadi 75 

26 Khamaswadi 77 

27 

Khamaswadi 

78 


भाग १ - पुरवणी 


औरंगाबाद विभाग 


२८ 


३० 


३१ 


३२ 


३३ 


३४ 


३५ 


३६ 


३७ 

३८ 


३ ९ 


४० 


४१ 


४२ 


४३ 


४४ 


४५ 


४६ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , गुरुवार ते बुधवार , जुलै १४-२० , २०२२ : आषाढ , २३-२९ , शके १ ९ ४४ 

Khamaswadi 

79 

Khamaswadi 

| 80 

Khamaswadi | 81 

3.2 

Khamaswadi 

82 

1.45 

Khamaswadi | 83 

0.81 

Khamaswadi 

84 

0.83 

Khamaswadi | 85 

1.06 

Khamaswadi | 86 

2.6 

Khamaswadi 

87 

3.3 

Khamaswadi 

88 

3.5 

Khamaswadi 

102 0.87 

Khamaswadi 

103 

3.5 

Khamaswadi 

104 

4.2 

Khamaswadi 

105 

1.5 

Khamaswadi 

106 

3.5 

Khamaswadi 

107 

1.2 

Khamaswadi 

108 

2.5 

Khamaswadi | 109 

4.6 

Khamaswadi 

110 

5.2 

Total 106.90 


खामसवाडी 

खामसवाडी 

खामसवाडी 

खामसवाडी 

खामसवाडी 

खामसवाडी 

खामसवाडी 

खामसवाडी 

खामसवाडी 

खामसवाडी 

खामसवाडी 

खामसवाडी 

खामसवाडी 

खामसवाडी 

खामसवाडी 

खामसवाडी 

खामसवाडी 

खामसवाडी 

खामसवाडी 


७ ९ 


८० 


८१ 


८२ 


८३ 


८४ 


८५ 


८६ 


८७ 


८८ 


१०२ 


१०३ 


१०४ 


१०५ 


१०६ 


१०७ 


१०८ 


१० ९ 


११० 


एकुण 


०.८ 


१.१२ 


३.२ 


१.४५ 


०.८१ 


०.८३ 


१.०६ 


२.६ 

३.३ 


३.५ 


०.८७ 


३.५ 


४.२ 


१.५ 


३.५ 


१.२ 


२.५ 


४.६ 


५.२ 


१०६.९ ० 


कार्यकारी अभियंता 
उस्मानाबाद पाटबंधारे विभाग क्र . 1 

उस्मानाबाद . 


28 

29 

30 

31 

32 

33 

34 

35 

36 

37 

38 

39 

40 

41 

42 

43 

44 

45 


46 


0.8 

1.12 


Executive Engineer 

Osmanabad Irrigation Division No - 1 
Osmanabad 


२०३५ 


२०३६ 


अनुसुची ब 
सिंचनाद्वारे अधिसुचित केलेले क्षेत्र २७८ हे अधिसुचित 
क्षेत्राचा तपशील गांव- अनसुर्डा 

ता . जि . उस्मानाबाद 

मौजे 

अनसुर्डा 

गट नंबर 


अ.क्र . गावाचे नांव 


१ 


२ 


३ 


४ 


५ 


६ 


७ 


८ 


९ 


१० 


११ 


१२ 


१३ 


१४ 


१५ 


१६ 


१७ 


१८ 


१ ९ 


२० 


२१ 


२२ 


२३ 


२४ 


२५ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , गुरुवार ते बुधवार , जुलै १४-२० , २०२२ : आषाढ २३-२९ , शके १ ९ ४४ 


२६ 


२७ 


अनसुर्डा 

अनसुर्डा 

अनसुर्डा 

अनसुर्डा 

अनसुर्डा 

अनसुर्डा 

अनसुर्डा 

अनसुर्डा 

अनसुर्डा 

अनसुर्डा 

अनसुर्डा 

अनसुर्डा 

अनसुर्डा 

अनसुर्डा 

अनसुर्डा 

अनसुर्डा 

अनसुर्डा 

अनसुर्डा 

अनसुर्डा 

अनसुर्डा 

अनसुर्डा 

अनसुर्डा 

अनसुर्डा 

अनसुर्डा 

अनसुर्डा 

अनसुर्डा 

अनसुर्डा 


- 


१४४ 


१४३ 


१४२ 


१४१ 


१३ ९ 


१३८ . 


१३७ 


१३६ 


१३५ 

१३४ 


१३३ 


१३२ 

१३१ 


१३० 


१२ ९ 


१२८ 


१२६ 


१२७ 


१२५ 


१२४ 


१२२ 


१२१ 


११ ९ 


११८ 


११७ 


११५ 


११४ 


क्षेत्र हे . 

आर . 

१.९ ५ 


३.५ 


१.९ 


१.९ १ 


३.५ 


१.३४ 


४.५६ 

१.३६ 


१.२४ 


१.५५ 


२.९ ३ 


२.६८ 


२.८४ 


२.३५ 


३.५ 


०.८ ९ 


०.७२ 


०.५८ 

०.६ ९ 


२.८२ 


०.८३ 

०.५५ 


०.७१ 


०.९ ८ 


३.२ ९ 


२.०२ 


Anusuchi B 

278 Ha Cammand area Under Khamaswadi 

MI Tank project Tq . Dist . Osmanabad 

Villige - Ansurda 


Sr. No. 


1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 


11 


12 


13 

14 

15 

16 

17 

18 


19 

20 

21 

22 


23 

24 

25 

26 

27 


भाग १ - पुरवणी 


Village 
Name 


Gat No. Area Under 

Command 

CCA Ha . 

Ansurda 

144 

1.95 

Ansurda 

143 3.5 

Ansurda 

142 

1.9 

Ansurda 

141 

1.91 

Ansurda 

139 

3.5 

Ansurda 

138 

1.34 

Ansurda 

137 4.56 

Ansurda 

136 

1.36 

Ansurda 

135 

1.24 

Ansurda 

134 

1.55 

Ansurda 

133 

2.93 

Ansurda 

132 

2.68 

Ansurda 

131 

2.84 

Ansurda 

130 

2.35 

Ansurda 

129 

3.5 

Ansurda 

128 

0.89 

Ansurda 126 

0.72 

Ansurda 

127 

0.58 

Ansurda 

125 

0.69 

Ansurda 

124 

2.82 

Ansurda 

122 

0.83 

Ansurda 

121 

0.55 

Ansurda 

119 

0.3 

Ansurda 

118 

0.71 

Ansurda 

0.98 

Ansurda 

3.29 

Ansurda 

2.02 


117 

115 

114 


औरंगाबाद विभाग 


२८ 


२ ९ 


३० 


३१ 


३२ 


३३ 


३४ 


३५ 


३६ 


३७ 


३८ 


३ ९ 


४० 


४१ 


४२ 


४३ 


४४ 


४५ 


४६ 


४७ 


४८ 


४ ९ 


५० 


५१ 


५२ 


५३ 


५४ 


५५ 


५६ 


५७ 


५८ 


६० 


६१ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , गुरुवार ते बुधवार , जुलै १४-२० , २०२२ : आषाढ , २३-२९ , शके १ ९ ४४ 

११३ 

२.३७ 

28 

Ansurda 113 

29 

Ansurda 

111 

30 

Ansurda 

110 

31 

Ansurda 

108 

32 

Ansurda 

105 

33 

Ansurda 104 

34 

Ansurda 

103 

35 

Ansurda 

102 

36 

Ansurda 

101 

37 

Ansurda 

100 

38 

Ansurda 99 

39 

Ansurda 

98 

40 

Ansurda 

97 

41 

Ansurda 96 

42 

Ansurda | 95 

43 

Ansurda 94 

44 

Ansurda 92 

45 

Ansurda 

93 

46 

Ansurda 

91 

47 

Ansurda 

48 

Ansurda 

49 

Ansurda 

Ansurda 

Ansurda 

Ansurda 

Ansurda 

Ansurda 

Ansurda 

Ansurda 

Ansurda 

Ansurda 

Ansurda 

Ansurda 

Ansurda 


अनसुर्डा 

अनसुर्डा 

अनसुर्डा 

अनसुर्डा 

अनसुर्डा 

अनसुर्डा 

अनसुर्डा 

अनसुर्डा 

अनसुर्डा 

अनसुर्डा 

अनसुर्डा 

अनसुर्डा 

अनसुर्डा 

अनसुर्डा 

अनसुर्डा 

अनसुर्डा 

अनसुर्डा 

अनसुर्डा 

अनसुर्डा 

अनसुर्डा 

अनसुर्डा 

अनसुर्डा 

अनसुर्डा 

अनसुर्डा 

अनसुर्डा 

अनसुर्डा 

अनसुर्डा 

अनसुर्डा 

अनसुर्डा 

अनसुर्डा 

अनसुर्डा 

अनसुर्डा 

अनसुर्डा 

अनसुर्डा 


१११ 


११० 


१०८ 


१०५ 


१०४ 


१०३ 


१०२ 


१०१ 


१०० 


९९ 

९ ८ 


९ ७ 


९ ६ 


९ ५ 


९ ४ 


९ २ 


९ ३ 


९ १ 


8 


८ ९ 


८८ 


८७ 


८६ 


८५ 

८३ 


१४५ 


१४६ 


१४७ 


१४८ 


१४ ९ 

१५० 

१५१ 

१५२ 


१.१७ 


२.४ 


२.७ ९ 


२.५ 


१.३७ 


१.६१ 


१.७७ 


१.८१ 


२.५ 


१.१२ 


०७ 


०.२६ 


०.५ 


०.५१ 


०.२८ 


०.९ ५ 


१.३५ 


१.१४ 


२.१४ 


१.१६ 


२.१२ 


१.०७ 


१.०५ 


१.०१ 


१.२ 


३५ 


२.२८ 


१.९ १ 


१.७६ 


१.९ ४ 

१.०३ 

२ 

०.९ १ 


50 

51 

52 

53 

54 

55 

56 

57 

58 

59 

60 

61 


90 


89 


88 

87 

86 

85 

83 

145 

146 

147 

148 

149 

150 

151 

152 


2.37 

1.17 

2.4 

2.79 

2.5 

1.37 

1.61 

1.77 

1.81 

2.5 

1.12 

0.7 

0.26 

0.5 

0.51 

0.28 

0.95 

1.35 

1.14 

2.14 

1.16 

2.12 

1.07 

1.05 

1.01 

1.2 


3.5 

2.28 

1.91 

1.76 

1.94 

1.03 

2 

0.91 


२०३७ 


२०३८ 


६२ 


६३ 


६४ 


६५ 


६६ 


६७ 


६८ 


६ ९ 


७० 


७१ 


७२ 


७३ 


७४ 


७५ 


७६ 


७७ 


७८ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , गुरुवार ते बुधवार , जुलै १४-२० , २०२२ : आषाढ २३-२९ , शके १ ९ ४४ 

अनसुर्डा 

अनसुर्डा 

अनसुर्डा 

अनसुर्डा 

अनसुर्डा 

अनसुर्डा 

अनसुर्डा 

अनसुर्डा 

अनसुर्डा 

अनसुर्डा 

अनसुर्डा 

अनसुर्डा 

अनसुर्डा 

अनसुर्डा 

अनसुर्डा 

अनसुर्डा 

अनसुर्डा 


१५३ 


१५४ 


१५५ 


१५६ 


१५७ 


१५८ 

१५ ९ 


१६० 


१६१ 


१६२ 

१६३ 


१६५ 

१६६ 

१६७ 

१६८ 

२५२ 


२५३ 


एकुण 


०.९ ७ 


१.७७ 


०.१७ 


०.७२ 


०.१७ 


१.८ 


१.८७ 


१.०५ 


०.६३ 


१.५ 


२.६ 


१.२ 


०.८ 


०.६ 


0.8 


०.६ 


१२४.६० 


कार्यकारी अभियंता 
उस्मानाबाद पाटबंधारे विभाग क्र .1 

उस्मानाबाद . 


62 

63 

64 

65 

66 

67 

68 

69 

70 

71 

72 

73 

74 

75 

76 

77 

78 


Ansurda 

Ansurda 

Ansurda 

Ansurda 

Ansurda 

Ansurda 158 

Ansurda 

159 

Ansurda 

160 

Ansurda 

161 

Ansurda 

162 

Ansurda 

163 

Ansurda 

165 

Ansurda 166 

Ansurda 

167 

Ansurda 

168 

Ansurda 

252 

Ansurda 

253 

Total 


भाग १ - पुरवणी 


153 

0.97 

154 

1.77 

155 

0.17 

156 

0.72 

157 0.17 

1.8 

1.87 

1.05 

0.63 

2 

1.5 

2.6 

1.2 


0.8 

0.6 

0.4 

0.6 

124.60 


Executive Engineer 

Osmanabad Irrigation Division No - 1 
Osmanabad 


औरंगाबाद विभाग 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , गुरुवार ते बुधवार , जुलै १४-२० , २०२२ : आषाढ , २३-२९ , शके १ ९ ४४ 

अनुसुची ब 

Anusuchi B 

सिंचनाद्वारे अधिसुचित केलेले क्षेत्र २७८ हे अधिसुचित | 278 Ha Cammand area Under Khamaswadi 
क्षेत्राचा तपशील गाव - खामसवाडी , बावी , उत्तमी 

MI Tank Project Tq . & Dist . Osmanabad 

ता.जि.उस्मानाबाद 

Khamaswadi , Bavi , Uttami 

मौजे- खामसवाडी , बावी , उत्तमी 

गट नंबर 


अ.क्र . गावाचे नांव 


१ 


२ 


३ 


४ 


५ 


६ 


७ 


८ 


९ 


१० 


११ 


१२ 


१३ 


१४ 


१५ 


१६ 


१७ 


१८ 


१ ९ 


२० 


२१ 


२२ 


२३ 


२४ 


२५ 


२६ 


२७ 


खामसवाडी 

खामसवाडी 

खामसवाडी 

खामसवाडी 

खामसवाडी 

खामसवाडी 

खामसवाडी 

खामसवाडी 

खामसवाडी 

खामसवाडी 

खामसवाडी 

खामसवाडी 

खामसवाडी 

खामसवाडी 

खामसवाडी 

खामसवाडी 

खामसवाडी 

खामसवाडी 

खामसवाडी 

खामसवाडी 

खामसवाडी 

खामसवाडी 

खामसवाडी 

खामसवाडी 

खामसवाडी 

खामसवाडी 

खामसवाडी 


४१ 


३८ 

१३० 


२४ 


२४ 


३८ 


२७ 


३२ 


२४ 


२ ९ 


२७ 


२६ 


२७ 


४१ 


२८ 


२७ 


३१ 


१८६ 


१८६ 


४११ 


७० 


१५ 


२३ 


१०३ 


४०३ 


१८८ 


८८ 


क्षेत्र हे . 

आर . 


०.५ 


०४ 


०५ 


०.५ 


०.५ 


०४ 


०४ 


०४ 


०.५ 


०.५ 


0.8 


०५ 


०.३५ 


०.५ 


०.५ 


०४ 


०.२ 


०.६ 


०.६ 


०.६ 


२ 


१ 


q 


१ 


०.८ 


१ 


०.०५ 


Sr. No. 


1 

2 

3 

4 


5 

6 

7 


8 

9 


10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 


Village 
Name 


Khamaswadi 

Khamaswadi 

Khamaswadi 

Khamaswadi 

Khamaswadi 

Khamaswadi 

Khamaswadi 

Khamaswadi 

Khamaswadi 

Khamaswadi 

Khamaswadi 

Khamaswadi 

Khamaswadi 

Khamaswadi 

Khamaswadi 

Khamaswadi 

Khamaswadi 

Khamaswadi 

Khamaswadi 

Khamaswadi 

Khamaswadi 

Khamaswadi 

Khamaswadi 

Khamaswadi 

Khamaswadi 

Khamaswadi 

Khamaswadi 


Gat No. Area Under 

Command 

CCA Ha . 


41 

0.5 

38 0.4 

130 

0.5 

24 0.5 

24 

0.5 

38 

0.4 

27 

0.4 

32 

0.4 

24 0.5 

29 0.5 

27 

0.4 

26 

0.5 

27 0.35 

41 

0.5 

28 

0.5 

27 

0.4 

31 0.2 

186 

0.6 

186 

0.6 

411 

0.6 

70 

2 

15 

1 

23 

1 

103 

1 

403 0.8 

188 

1 

88 

0.05 


२०३ ९ 


२०४० 


२८ 


२ ९ 


३० 

३१ 


३२ 


३३ 


३४ 


३५ 


३६ 


३७ 


३८ 


३ ९ 


४० 


४१ 


४२ 


४३ 


४५ 


४६ 


४७ 


४८ 


४ ९ 


५० 

५१ 


५२ 


५३ 


५४ 


५५ 


५६ 


५७ 


५८ 

५ ९ 


६० 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , गुरुवार ते बुधवार , जुलै १४-२० , २०२२ : आषाढ २३-२९ , शके १ ९ ४४ 

बावी 

५६ 

28 

Bavi 

56 

बावी 

29 

Bavi 

71 

बावी 

Bavi 

59/2 

बावी 

Bavi 

59 

बावी 

Bavi 

59/2 

बावी 

Bavi 

59/2 

बावी 

Bavi 

59/1 

बावी 

Bavi 

72/1 

बावी 

Bavi 

58 

बावी 

Bavi 

58 

बावी 

Bavi 

65 

बावी 

Bavi 

65 

बावी 

Bavi 

57 

बावी 

Bavi 

57 

बावी 

Bavi 

59/2 

बावी 

Bavi 

59/2 

बावी 

Bavi 

47 

बावी 

Bavi 

56 

बावी 

Bavi 

54 

बावी 

Bavi 

47 

बावी 

Bavi 

47 

बावी 

Bavi 

70 

बावी 

Bavi 

61 

बावी 

Bavi 

56 

बावी 

Bavi 

192 

बावी 

Bavi 

36 

बावी 

Bavi 

71 

बावी 

Bavi 

186 

बावी 

Bavi 

62 

बावी 

Bavi 

53 

बावी 

Bavi 

68 

बावी 

Bavi 

71 

बावी 

Bavi 

36 


७१ 


५ ९ / २ 

५ ९ 

५ ९ / २ 

५ ९ / २ 

५ ९ / १ 

७२/१ 

५८ 

५८ 


६५ 


६५ 


५७ 


५७ 


५ ९ / २ 

५ ९ / २ 


४७ 


५६ 


५४ 


४७ 


४७ 


190 


६१ 


५६ 


१ ९ २ 


३६ 


७१ 


१८६ 


६२ 


५३ 


६८ 


७१ 


३६ 


०४ 


0.8 


०.५ 


०.५ 


०४ 


०४ 


०.५ 


०४ 


0.9 


०.१ 


०.२ 


०.२ 


०.२ 


०.३ 


०४ 


०.५ 


०५ 


०४ 


१.२ 


0.8 


०.२ 


०४ 


०.६ 


०.६६ 


०.६ 


०.६ 


१.२ 


०.६ 


०.६ 


30 

31 

32 

33 

34 

35 

36 

37 

38 

39 

40 

41 

42 

43 

44 

45 

46 

47 

48 

49 

50 

51 

52 

53 

54 

55 

56 

57 

58 

59 

60 


J 


भाग १ - पुरवणी 

0.4 

0.4 

0.5 

0.5 

0.4 

0.4 

0.5 

0.4 

0.1 

0.1 

0.2 

0.2 

0.2 

0.2 

0.2 

0.2 

0.3 

0.4 

0.3 

0.5 

0.5 

0.4 

1.2 

0.4 

0.2 

0.4 

0.6 

0.66 

0.6 

0.6 


1.2 


0.6 

0.6 


औरंगाबाद विभाग 


६१ 


६२ 


६३ 


६४ 


६५ 


६६ 


६७ 


६८ 


६ ९ 


७० 


७१ 


७२ 


७३ 


७४ 


७५ 


७६ 


७७ 


७८ 


७ ९ 


८० 


८१ 


८२ 


८३ 


८४ 


८५ 


८६ 


८७ 


८८ 


८ ९ 


९ ० 


९ १ 


९ २ 


९ ३ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , गुरुवार ते बुधवार , जुलै १४-२० , २०२२ : आषाढ , २३-२९ , शके १ ९ ४४ 

बावी 

०.६ 

61 

Bavi 

48 

बावी 

62 

Bavi 

32 

बावी 

63 

Bavi 

33 

बावी 

64 

Bavi 

29 

बावी 

65 

Bavi 

30 

बावी 

66 

Bavi 

बावी 

67 

Bavi 

बावी 

68 

Bavi 

बावी 

69 

Bavi 

बावी 

70 

Bavi 

बावी 

71 

Bavi 

बावी 

72 

Bavi 

बावी 

73 

Bavi 

बावी 

74 

Bavi 

बावी 

75 

Bavi 

बावी 

76 

Bavi 

बावी 

77 

Bavi 

बावी 

78 

Bavi 

बावी 

79 

Bavi 

उतमी 

Uttami 

उतमी 

Uttami 

उतमी 

Uttami 

उतमी 

Uttami 

उतमी 

Uttami 

उतमी 

Uttami 

उतमी 

Uttami 

उतमी 

Uttami 

उतमी 

Uttami 

उतमी 

Uttami 

उतमी 

Uttami 

उतमी 

Uttami 

उतमी 

Uttami 

उतमी 

Uttami 


४८ 


३२ 


३३ 


२ ९ 


३० 


४५ 


४६ 


४२ 


५२ 


५ ९ 


३ ९ 


१ ९ ७ 


६६ 


६६ 


७१ 


४० 


३३ 


२२२ 


२०४ 


१६५ 


२०४ 


१ ९ २ 


१७ ९ 


१ ९ ७ 


१८२ 


१८३ 


१८७ 


१८६ 


१ ९ ४ 


१ ९ ० 


१४ ९ 


१७१ 


०.६ 


०.६ 


०.६ 


०.६ 


१.५ 


०.८ 


०.६ 


०५ 


०५ 

०३ 


०५ 


०.५ 


०.१ 


०.१ 


0.9 


०.६ 


०.८ 


०४ 


०.८ 


०४ 


०.६ 

०.६ 


०.६ 


०.२ 


०.२ 


०.१ 


०.१ 


०.१ 


०.१ 


०.२ 


80 


81 

82 

83 

84 

85 

86 

87 

88 

89 

90 

91 

92 


93 


45 

46 

42 

52 

59 

54 

39 

197 

66 

66 

71 

40 

33 

222 


204 


165 

204 

192 

179 

197 

182 

183 

187 

186 

194 


190 

149 

171 


0.6 

0.6 

0.6 

0.6 

0.6 

1.5 

0.8 

0.6 

0.5 

0.5 

0.3 

0.5 

0.5 

0.1 

0.1 

0.1 

0.2 

0.6 

0.8 

0.4 

0.8 

0.4 

0.6 

0.6 

0.6 

0.2 


0.2 

0.2 

0.1 

0.1 

0.1 

0.1 

0.2 


२०४१ 


२०४२ 


९ ४ 


९ ५ 


९ ६ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , गुरुवार ते बुधवार , जुलै १४-२० , २०२२ : आषाढ २३-२९ , शके १ ९ ४४ 


उतमी 

उतमी 

उतमी 


२७१ 


१७२ 


४०३ 


एकुण 


०.०५ 

०.०५ 


०.८ 


४६.५० 


कार्यकारी अभियंता 
उस्मानाबाद पाटबंधारे विभाग क्र . 1 

उस्मानाबाद . 


94 

95 

96 


J 


Uttami 

Uttami 

Uttami 


271 

172 

403 

Total 


भाग १ - पुरवणी 


0.05 

0.05 

0.8 

46.50 


Executive Engineer 

Osmanabad Irrigation Division No - 1 
Osmanabad 


औरंगाबाद विभाग 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , गुरुवार ते बुधवार , जुलै १४-२० , २०२२ : आषाढ , २३-२९ , शके १ ९ ४४ 


१८ 

उपजिल्हाधिकारी भुसंपादन जायकवाडी प्रकल्प बीड , यांजकडून 
भूमी संपादन पुनर्वसन व पुनर्स्थापना करताना वाजवी भरपाई 
मिळण्याचा व पादर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३ चे कलम 
११ नुसार अधिसुचना 


क्र . २०२२ / एलएनक्यु / एसआर / ३५ / २००५ - ज्याअर्थी , महाराष्ट्र 
शासन महसुल व वन विभागाची अधिसुचना क्र.मिस / ११ / २०१४ / सीआर / 
७७ / अ २ दिनांक १ ९ जानेवारी २०१५ ( यास यापुढे सदर अधिसुचना असे 
संबोधले जाईल ) भूमी संपादन , पुनर्वसन व पुनर्स्थापना करताना वाजवी 
भरपाई मिळण्याचा व पादर्शकतेचा हक्क अधिनियम २०१३ चे कलम ३ 
पोटकलम ई अन्वये प्राप्त अधिकाराचा वापर करुन असे अधिसुचित केले 
आहे की , सदर अधिनियमाच्या कलम ३ ( अ ) अन्वये सार्वजनिक जमिनीच्या 
संपादनाबाबत ५०० हेक्टर पेक्षा कमी क्षेत्र असल्यास सदर जिल्हयाचा 
जिल्हाधिकारी या कायद्यान्वये अंमलात आणावयाच्या कार्यवाहीसाठी समुचित 
शासन असल्याचे मानले जाईल . 


त्या अर्थी , सदर अधिसुचने अन्वये जिल्हाधिकारी , बीड हे समुचित 
शासन आहे . त्या अर्थी , परिशिष्ट १ मध्ये नमुद जमिन ही सार्वजनिक 
प्रयोजनासाठी संपादित करण्याची आवश्यकता आहे . किंवा आवश्यकता 
भासु शकते तसेच सार्वजनिक प्रयोजनाबाबतचे निवेदन परिशिष्ट २ मध्ये 
करण्यात आले आहे . त्या अर्थी सदर कायद्याचा कलम ११ उपकलम ( १ ) 
अन्वये अधिसुचीत करण्यात येते की , सार्वजनिक प्रयोजनासाठी सदर 
जमिन संपादनाची आवश्यकता आहे किंवा आवश्यकता भासू शकते . 


त्याअर्थी , परिशिष्ट ३ मध्ये भूसंपादनामुळे विस्थापित कुटूंबासाठी 
प्रस्तावित जमिन संपादनाची माहिती विनिर्दिष्ट करण्यात आली आहे . 


आणि त्या अर्थी , परिशिष्ट ४ मध्ये समाजिक आघात निर्धारणा 
बाबतची संक्षिप्त माहिती विनिर्दिष्ट करण्यात आली आहे . 

आणि त्या अर्थी , परिशिष्ट ५ मध्ये सदर कायद्याच्या कलम ४३ 
उपकलम ( १ ) अन्वये कामकाज पार पाडणाऱ्या प्रशासकाचा तपशिल देण्यात 
आला आहे . 

त्या अर्थी , सदर कायद्याच्या कलम ११ उपकलम ( ४ ) अन्वये असे 
जाहिर करण्यात येते की , सदरची अधिसुचना प्रसिध्द झाल्याच्या दिनांकापासुन 
सदर कायद्याच्या प्रकरण ४ मधील कार्यवाही पुर्ण होईल अशा वेळेपर्यंत 
कोणतीही व्यक्ती , प्राथमिक अधिसुचनेमध्ये विनिर्दिष्ट केलेल्या जमिनीचा 
कोणताही व्यवहार / हस्तांतर नाही किंवा कोणताही व्यवहार / हस्तांतर करविणार 
नाही किंवा अशा जमिनीवर कोणताही बोजा निर्माण करणार नाही . 


परंतु जिल्हाधिकारी अशा प्रकारे अधिसुचित केलेल्या जमिनीच्या 
मालकाने अर्ज केल्यावर लेखी नोंदवावयाच्या विशेष परिस्थितीमध्ये या 
पोटकलमाच्या अंमलबजावणीतून अशा जमीन मालकास सूट देऊ शकेल 
परंतु आणखी असे की , कोणत्याही व्यक्तीने , या तरतुदीचे जाणीवपूर्वक 
उल्लंघन केल्यामुळे तिला सोसाव्या लागलेल्या कोणत्याही नुकसानीची 
किंवा क्षतीची जिल्हाधिकाऱ्याद्वारे भरपाई करण्यात येणार नाही . सदर कायद्याच्या 
कलम ११ चे उपकल ( ५ ) व भूमी संपादन पुनर्वसन व पुनर्स्थापना करताना 
वाजवी भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क ( महाराष्ट्र ) नियम २०१४ 
चे कलम १० उपनियम ( ३ ) अन्वये जिल्हाधिकारी विहीत करण्यात येईल 
त्याप्रमाणे भूमी अभिलेख अद्यावत करण्याचे काम हाती घेईल . आणि ज्या 
अर्थी , सदर कायद्याचे कलम ३ उपकलम ( ग ) अन्वये जिल्हाधिकारी , बीड हे 
समुचित शासन असल्याने उपजिल्हाधिकारी भुसंपादनजायकवाडी प्रकल्प 
बीड यांना जिल्हाधिकारी यांचे वतीने कामे पार पाडण्यासाठी प्राधिकृत 
करीत आहे . 


अ.क्र . 

१ 


प्रकल्पाचे नांव 


परिशिष्ट १ 
जमिनीचे वर्णन 


गावाचे नांव : - भवानवाडी ता . बीड जि . बीड 

स.नं. / ग.नं . 


५४२ 

एकुण 


अ.क्र . 


सामाजिक फायदे : - जलसंधारण 


परिशिष्ट २ 

पाझर तलाव क्र . ०३ भवानवाडी ( साळवण ) 
ता . जि . बीड 


प्रकल्पाचे विवरणः- पाझर तलाव क्र . ०३ भवानवाडी ( साळवण ) 
ता . जि . बीड 


( आर्थिक , रोजगार व इतर फायदे ) 


क्षेत्र ( हे . आर ) 

१.२० 

१.२० 


स.नं. / ग.नं. 


२०४३ 


परिशिष्ट ३ 

पुनर्वसन विषयक बाबीचे विवरण 

गावाचे नांव : - पाझर तलाव क्र . ०३ भवानवाडी ( साळवण ) 
ता . जि . बीड 

क्षेत्र ( हे . आर ) 


लागु नाही . 


परिशिष्ट ४ 
अनुसूची- चार 

( पुनर्वसन व पुनर्वसाहत योजनेचा सारांश ) 
( सामाजिक प्रभाव निर्धारण अभ्यास करणाऱ्या अभिकरणाने दिलेला ) सामाजिक 
प्रभाव निर्धारण सारांश . ) दिनांक १३ मार्च २०१५ चे राजपत्रात प्रसिध्द 
महाराष्ट्र शासनाची अधिसुचना क्रमांक संकिर्ण ०१ / २०१५ / प्र.क्र .३ / अ 
२ नुसार उक्त अधिनियमाचे कलम १० क नुसार सामाजिक प्रभाव निर्धारणाच्या 
तरतुदी लागु करण्यापासुन सुट देण्यात आलेली आहे . 

टिप : - उक्त जमिनीच्या नकाशाचे उपजिल्हाधिकारी भुसपादन जायकवाडी 
प्रकल्प बीड यांचे कार्यालयामध्ये निरीक्षण करता येईल . 


परिशिष्ट ५ 
प्रशासक नियुक्तीचे विवरण 

१ ) प्रशासकाचे पदनाम : - लागू नाही 
२ ) प्रशासकाचा कार्यालयीन पत्ता : - लागू नाही . 

३ ) ज्या अधिसुचनेद्वारे प्रशासकाची नियुक्ती केली ते 
नमुद करावे : 
लागू नाही . 


सदर अधिसुचनेद्वारे ज्या जमिनीची सार्वजनिक प्रयोजनासाठी आवश्यकता 
आहे किंवा आवश्यकता भासण्याचा संभव असल्याचे कायद्याच्या कलम ११ 
चे उपकलम ( १ ) खाली अधिसुचित करण्यात आले आहे . प्रारंभिक 
अधिसुचनेच्या प्रकाशनाच्या तारखेपासून ६० दिवसाच्या आत उपजिल्हाधिकारी 
जायकवाडी प्रकल्प बीड यांचे कार्यालयात आक्षेप नोंदविता येईल . 
दिनांक : ०८.०७.२०२२ 
ठिकाण : बीड 


( भारती सागरे ) 
उपजिल्हाधिकारी भुसंपादन 
जायकवाडी प्रकल्प बीड . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , गुरुवार ते बुधवार , जुलै १४-२० , २०२२ : आषाढ २३-२९ , शके १ ९ ४४ 

१ ९ 

उपजिल्हाधिकारी भुसंपादन जायकवाडी प्रकल्प बीड यांजकडून 
भूमी संपादन पुनर्वसन व पुनर्स्थापना करताना वाजवी भरपाई 
मिळण्याचा व पादर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३ चे कलम 
११ नुसार अधिसुचना 


२०४४ 


क्र .२०२२ / एलएनक्यु / एसआर / ०६ / २०१८ . - ज्याअर्थी , महाराष्ट्र 
शासन महसुल व वन विभागाची अधिसुचना क्र.मिस / ११ / २०१४ / सीआर / 
७७ / अ २ दिनांक १ ९ जानेवारी २०१५ ( यास यापुढे सदर अधिसुचना असे 
संबोधले जाईल ) भूमी संपादन , पुनर्वसन व पुनर्स्थापना करताना वाजवी 
भरपाई मिळण्याचा व पादर्शकतेचा हक्क अधिनियम २०१३ चे कलम ३ 
पोटकलम ई अन्वये प्राप्त अधिकाराचा वापर करुन असे अधिसुचित केले 
आहे की , सदर अधिनियमाच्या कलम ३ ( अ ) अन्वये सार्वजनिक जमिनीच्या 
संपादनाबाबत ५०० हेक्टर पेक्षा कमी क्षेत्र असल्यास सदर जिल्हयाचा 
जिल्हाधिकारी या कायद्यान्वये अंमलात आणावयाच्या कार्यवाहीसाठी समुचित 
शासन असल्याचे मानले जाईल . 


त्या अर्थी , सदर अधिसुचने अन्वये जिल्हाधिकारी , बीड हे समुचित 
शासन आहे . त्या अर्थी , परिशिष्ट १ मध्ये नमुद जमिन ही सार्वजनिक 
प्रयोजनासाठी संपादित करण्याची आवश्यकता आहे . किंवा आवश्यकता 
भासु शकते तसेच सार्वजनिक प्रयोजनाबाबतचे निवेदन परिशिष्ट २ मध्ये 
करण्यात आले आहे . त्या अर्थी सदर कायद्याचा कलम ११ उपकलम ( १ ) 
अन्वये अधिसुचीत करण्यात येते की , सार्वजनिक प्रयोजनासाठी सदर 
जमिन संपादनाची आवश्यकता आहे किंवा आवश्यकता भासू शकते . 


त्याअर्थी , परिशिष्ट ३ मध्ये भूसंपादनामुळे विस्थापित कुटूंबासाठी 
प्रस्तावित जमिन संपादनाची माहिती विनिर्दिष्ट करण्यात आली आहे . 


आणि त्या अर्थी , परिशिष्ट ४ मध्ये समाजिक आघात निर्धारणा 
बाबतची संक्षिप्त माहिती विनिर्दिष्ट करण्यात आली आहे . 


आणि त्या अर्थी , परिशिष्ट ५ मध्ये सदर कायद्याच्या कलम ४३ 
उपकलम ( १ ) अन्वये कामकाज पार पाडणाऱ्या प्रशासकाचा तपशिल देण्यात 
आला आहे . 


त्या अर्थी , सदर कायद्याच्या कलम ११ उपकलम ( ४ ) अन्वये असे 
जाहिर करण्यात येते की , सदरची अधिसुचना प्रसिध्द झाल्याच्या दिनांकापासुन 
सदर कायद्याच्या प्रकरण ४ मधील कार्यवाही पुर्ण होईल अशा वेळेपर्यंत 
कोणतीही व्यक्ती , प्राथमिक अधिसुचनेमध्ये विनिर्दिष्ट केलेल्या जमिनीचा 
कोणताही व्यवहार / हस्तांतर नाही किंवा कोणताही व्यवहार / हस्तांतर करविणार 
नाही किंवा अशा जमिनीवर कोणताही बोजा निर्माण करणार नाही . 


परंतु जिल्हाधिकारी अशा प्रकारे अधिसुचित केलेल्या जमिनीच्या 
मालकाने अर्ज केल्यावर लेखी नोंदवावयाच्या विशेष परिस्थितीमध्ये या 
पोटकलमाच्या अंमलबजावणीतून अशा जमीन मालकास सूट देऊ शकेल 
परंतु आणखी असे की , कोणत्याही व्यक्तीने , या तरतुदीचे जाणीवपूर्वक 
उल्लंघन केल्यामुळे तिला सोसाव्या लागलेल्या कोणत्याही नुकसानीची 
किंवा क्षतीची जिल्हाधिकाऱ्याद्वारे भरपाई करण्यात येणार नाही . सदर कायद्याच्या 
कलम ११ चे उपकल ( ५ ) व भूमी संपादन पुनर्वसन व पुनर्स्थापना करताना 
वाजवी भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क ( महाराष्ट्र ) नियम २०१४ 
चे कलम १० उपनियम ( ३ ) अन्वये जिल्हाधिकारी विहीत करण्यात येईल 
त्याप्रमाणे भूमी अभिलेख अद्यावत करण्याचे काम हाती घेईल . आणि ज्या 
अर्थी , सदर कायद्याचे कलम ३ उपकलम ( ग ) अन्वये जिल्हाधिकारी , बीड हे 
समुचित शासन असल्याने उपजिल्हाधिकारी भुसंपादनजायकवाडी प्रकल्प 
बीड यांना जिल्हाधिकारी यांचे वतीने कामे पार पाडण्यासाठी प्राधिकृत 
करीत आहे . 


अ.क्र . 

१ 


प्रकल्पाचे नांव - 


परिशिष्ट १ 

जमिनीचे वर्णन 


अ.क्र . 


गावाचे नांव : - उमरद ता . बीड जि . बीड 

स.नं. / ग.नं. 

५४ 

एकुण 


सामाजिक फायदे : - जलसंधारण 


परिशिष्ट २ 

गाव तलाव क्र .०१ उमरद ( जा ) 
ता . जि . बीड 


प्रकल्पाचे विवरण : - गाव तलाव क्र .०१ उमरद ( जा ) 
ता . जि . बीड 


( आर्थिक , रोजगार व इतर फायदे ) 


भाग १ - पुरवणी 


स.नं. / ग.नं. 


क्षेत्र ( हे . आर ) 

३.०८ 

३.०८ 


परिशिष्ट ३ 

पुनर्वसन विषयक बाबीचे विवरण 
गावाचे नांव : - गाव तलाव क्र .०१ उमरद ( जा ) 
ता . जि . बीड 


लागु नाही . 


क्षेत्र ( हे . आर ) 


परिशिष्ट ४ 
अनुसूची- चार 

( पुनर्वसन व पुनर्वसाहत योजनेचा सारांश ) 


दिनांक : ०८.०७.२०२२ 
ठिकाण : बीड 


( सामाजिक प्रभाव निर्धारण अभ्यास करणाऱ्या अभिकरणाने दिलेला ) सामाजिक 
प्रभाव निर्धारण सारांश . ) दिनांक १३ मार्च २०१५ चे राजपत्रात प्रसिध्द 
महाराष्ट्र शासनाची अधिसुचना क्रमांक संकिर्ण ०१ / २०१५ / प्र.क्र .३ / अ 
२ नुसार उक्त अधिनियमाचे कलम १० क नुसार सामाजिक प्रभाव निर्धारणाच्या 
तरतुदी लागु करण्यापासुन सुट देण्यात आलेली आहे . 


टिप : - उक्त जमिनीच्या नकाशाचे उपजिल्हाधिकारी भुसपादन जायकवाडी 
प्रकल्प बीड यांचे कार्यालयामध्ये निरीक्षण करता येईल . 

परिशिष्ट ५ 
प्रशासक नियुक्तीचे विवरण 

१ ) प्रशासकाचे पदनाम : - लागू नाही 
२ ) प्रशासकाचा कार्यालयीन पत्ता : - लागू नाही . 

३ ) ज्या अधिसुचनेद्वारे प्रशासकाची नियुक्ती केली ते नमुद करावे : 
लागू नाही . 


सदर अधिसुचनेद्वारे ज्या जमिनीची सार्वजनिक प्रयोजनासाठी 
आवश्यकता आहे किंवा आवश्यकता भासण्याचा संभव असल्याचे कायद्याच्या 
कलम ११ चे उपकलम ( १ ) खाली अधिसुचित करण्यात आले आहे . 
प्रारंभिक अधिसुचनेच्या प्रकाशनाच्या तारखेपासून ६० दिवसाच्या आत 
उपजिल्हाधिकारी जायकवाडी प्रकल्प बीड यांचे कार्यालयात आक्षेप 
नोंदविता येईल . 


( भारती सागरे ) 
उपजिल्हाधिकारी भुसंपादन 
जायकवाडी प्रकल्प बीड . 


औरंगाबाद विभाग 


क्र .२०२२ / एलएनक्यु / एसआर / ०५ / १ ९८३.- ज्याअर्थी , समुचित 
शासन असलेल्या बीड जिल्हयाच्या जिल्हाधिकारी यास भुमिसंपादन , पुनर्वसन 
व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा 
हक्क अधिनियम , २०१३ ( २०१३ चा ३० ) ( यात यापुढे ज्याचा निर्देश उक्त 
अधिनियम असा केला आहे ) याच्या कलम ११ च्या पोटकलम ( १ ) व्दारे 
प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकाराचा वापर करुन काढण्यात आलेली 


२० 

उपजिल्हाधिकारी भुसंपादन जायकवाडी प्रकल्प बीड यांजकडून 
भूमी संपादन पुनर्वसन व पुनर्स्थापना करताना वाजवी भरपाई 
मिळण्याचा व पादर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३ चे कलम 
१ ९ नुसार अधिसुचना 


अधिसुचना , महसुल व वन विभाग क्रमांक संकीर्ण ११ / २०१४ / प्र.क्र .७७ / अ 
२ , दिनांक दिनांक १ ९ जानेवारी २०१५ अन्वये प्रारंभिक अधिसुचना काढली 
आहे आणि त्याव्दारे असे अधिसुचित केले आहे की , या सोबत जोडलेल्या 
अनुसूचि एक मध्ये अधिक तपशीलवार वर्णन केलेल्या जमिनीचा , अनुसुचि 
दोन मध्ये अधिक तपशीलवार विनीर्दिष्ठ केलेल्या सार्वजनिक प्रयोजनासाठी 
आवश्यकता आहे किंवा तिची आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , गुरुवार ते बुधवार , जुलै १४-२० , २०२२ : आषाढ , २३-२९ , शके १ ९ ४४ 


आणि ज्याअर्थी , बीड जिल्हयाच्या जिल्हाधिकाऱ्याचे , कलम १५ 
च्या पोटकलम ( २ ) अन्वये दिलेला अहवाल , कोणताही असल्यास , विचारात 
घेतल्यानंतर उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी उक्त जमीन संपादीत करण्याची 
आवश्यकता आहे या बाबत खात्री पटली आहे , आणि म्हणुन उक्त 
अधिनियमाच्या कलम १ ९ च्या पोटकलम ( १ ) च्या तरतुदीन्वये उक्त सार्वजनिक 
प्रयोजनासाठी उक्त जमीनीची आवश्यकता आहे असे याव्दारे घोषीत करण्यात 
येत आहे . आणि ज्याअर्थी अनुसुची तिन मध्ये अधिक तपशीलवार वर्णन 
केलेले क्षेत्र हे बाधित कुटुंबियाच्या पुनर्वसन व पुर्नवसाहतीच्या प्रयोजनासाठी 
पुनर्वसाहत क्षेत्र म्हणुन निर्धारित केले असल्याचे याव्दारे घोषीत केले 
असुन , पुनर्वसन व पुर्नवसाहत योजनेचा सारांश अनुसुचि चार मध्ये विनिर्दिष्ट 
केले आहे . 


आणि ज्याअर्थी , उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड ( छ ) 
अन्वये , समुचित शासन असलेला जिल्हाधिकारी , उक्त अधिनियमान्वये 
जिल्हाधिकाऱ्यांची कार्य पार पाडण्यासाठी उपजिल्हाधिकारी भुसंपादन जा.प्र . 
बीड यास पदनिर्देशित करीत आहे . 


अ.क्र . 


१ 


२ 


परिशिष्ट १ 
जमिनीचे वर्णन 

गावाचे नांव : - जमीन संपादन वाघेबाभुळगाव मध्यम प्रकल्प 

प्रस्तावासाठी मौजे चाकरवाडी ता . जि . बीड 

स.नं. / ग.नं. 

क्षेत्र ( हे . आर ) 

८ ९ ५ 

८ ९ ६ 


एकूण 


०.२३ 


अनुसूची- दोन 

सार्वजनिक प्रयोजनाच्या स्वरुपाबाबत विवरण 


प्रकल्पाचे नांव : -जमीन संपादन वाघेबाभुळगाव मध्यम प्रकल्प 
प्रस्तावासाठी मौजे चाकरवाडी ता . जि . बीड 
प्रकल्पाच्या कामाचे वर्णन : - जमीन संपादन वाघेबाभुळगाव मध्यम प्रकल्प 
प्रस्तावासाठी मौजे चाकरवाडी ता . जि . बीड 

सामाजिक फायदे : - शेती पिकासाठी पाणी व जनावरांना पाणी व 
इतर सार्वजनिक हितार्थ 

अनुसूची- तीन 

पुर्नवसाहत क्षेत्राचे वर्णन गावाचे नांव : - जमीन संपादन वाघेबाभुळगाव 
मध्यम प्रकल्प प्रस्तावासाठी मौजे चाकरवाडी 
अ.क्र . 

स.नं. / ग.नं. 
लागु नाही 


क्षेत्र ( हे . आर ) 


२०४५ 


अनुसूची- चार 

( पुनर्वसन व पुनर्वसाहत योजनेचा सारांश ) 

( सामाजिक प्रभाव निर्धारण अभ्यास करणाऱ्या अभिकरणाने दिलेला ) 
सामाजिक प्रभाव निर्धारण सारांश . ) दिनांक १३ मार्च २०१५ चे राजपत्रात 
प्रसिध्द महाराष्ट्र शासनाची अधिसुचना क्रमांक संकिर्ण ०१ / २०१५ / प्र.क्र .३ / 
अ - २ , नुसार उक्त अधिनियमाचे कलम १० क नुसार सामाजिक प्रभाव 
निर्धारणाच्या तरतुदी लागु करण्यापासुन सुट देण्यात आलेली आहे . 


टिप : -उक्त जमिनीच्या नकाशाचे उपजिल्हाधिकारी भुसंपादन जा.प्र . बीड 
यांचे कार्यालयामध्ये निरीक्षण करता येईल . 

दिनांक : २ ९ .०६.२०२२ 

ठिकाण : बीड 


( भारती सागरे ) 
उपजिल्हाधिकारी भुसंपादन , 
जायकवाडी प्रकल्प बीड . 


२०४६ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , गुरुवार ते बुधवार , जुलै १४-२० , २०२२ : आषाढ २३-२९ , शके १ ९ ४४ 


२१ 

प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश यांजकडून 
पहा : - १ ) जिल्हा न्यायालय आदेश क्रमांक १२४/२०२१ , दिनांक ०७.०६ 

.२०२१ . 


२ ) श्री . एस.डी.यादव.सह दिवाणी न्यायाधीश , क.स्तर , रेणापूर यांचा 
दिनांक १४.०३.२०२२ ते १७.०३.२०२२ पर्यतची ( ०४ ) दिवसांची अर्जित रजा 
मंजूर करणेबाबतचा विनंती अर्ज . 


३ ) अधीक्षक ( प्रशासन विभाग ) , जिल्हा न्यायालय , लातूर यांचा 
रजेच्या अनुज्ञेयतेबाबतचा अहवाल . 


कार्यालयीन आदेश 

क्रमांक काव्यवि ( प्रशा ) / २२१ ९ / २०२२ - श्री . एस . डी . यादव . सह दिवाणी 
न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर व न्यायदंडाधिकारी प्रथम वर्ग , रेणापूर यांची दिनांक 
१४.०३.२०२२ ते १७.०३.२०२२ पर्यतची ०४ दिवसांची उपभोगलेली अर्जित 
रजा , रजेच्या मागे दिनांक १३.०३.२०२२ रोजी रविवार तसेच पुढे दिनांक 
१८.०३.२०२२ रोजी धुलीवंदन निमित्त असलेल्या सुट्टयाच्या लाभासह कार्योत्तर 
मंजूर करण्यात येते . 


श्री . एस.डी.यादव . हे रजेवरुन परत आल्यानंतर त्यांना त्यांचे पुर्वीच्याच 
पदावर नेमण्यात आले होते . 


श्री . एस . डी . यादव . हे रजेवरुन परत न आल्यास त्यांची नियुक्ती सह 
दिवाणी न्यायाधीश , क स्तर . रेणापूर या पदावर तात्पुरत्या स्वरुपात तशीच 
पुढे चालू ठेवण्यात आली होती . 

श्री एस.डी.यादव . यांचे अनुपस्थितीचे कालावधीतील त्यांचे न्यायालयाचा 
कार्यभार जिल्हा न्यायालयाच्या दिनांक ०७.०६.२०२१ च्या संदर्भीय आदेशाप्रमाणे 
ठेवण्यात आला होता . 

लातूर , दिनांक : - २२ मार्च , २०२२ 


सुरेखा कोसमकर , 

प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश , लातूर 


२२ 

प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश यांजकडून 
पहा : - १ ) जिल्हा न्यायालय आदेश क्रमांक १२४/२०२१ . दिनांक ०७.०६.२०२१ . 
२ ) श्री . ए . जी . साबळे . सह दिवाणी न्यायाधीश , क.स्तर , अहमदपूर 
यांचा दिनांक २८.०३.२०२२ ते ३०.०३.२०२२ पर्यतची ( ०३ ) दिवसांची अर्जित 
रजा मंजूर करणेबाबतचा विनंती अर्ज . 

३ ) अधीक्षक ( प्रशासन विभाग ) जिल्हा न्यायालय , लातूर यांचा 
रजेच्या अनुज्ञेयतेबाबतचा अहवाल . 


कार्यालयीन आदेश 

क्रमांक काव्यवि ( प्रशा ) / २४०६/२०२२ - श्री . ए . जी . साबळे . सह दिवाणी 
न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर व न्यायदंडाधिकारी प्रथम वर्ग , अहमदपूर यांची 
दिनांक २८.०३.२०२२ ते ३०.०३.२०२२ पर्यतची ( ०३ ) दिवसांची अर्जित रजा , 
रजेच्या मागे दिनांक २७.०३.२०२२ रोजी रविवार तसेच निमित्त असलेल्या 


सुट्ठीच्या लाभासह मंजूर करण्यात येते . तसेच त्यांना दिनांक २६.०३.२०२२ 
रोजीच्या कार्यालयीन वेळेनंतरपासून ते दिनांक ३१.०३.२०२२ रोजीच्या 
कार्यालयीन वेळेपूर्वीपर्यत मुख्यालय सोडण्याची परवानगी देण्यात येते . 


भाग १ - पुरवणी 
श्री . ए.जी.साबळे , हे रजेवरुन परत आल्यानंतर त्यांना त्यांचे पुर्वीच्याच 
पदावर नेमण्यात येईल . 

श्री . ए.जी.साबळे , हे रजेवरुन परत न आल्यास त्यांची नियुक्ती 
सह दिवाणी न्यायाधीश , क.स्तर , अहमदपूर या पदावर तात्पुरत्या स्वरुपात 
तशीच पुढे चालू ठेवण्यात येईल . 

श्री . ए . जी . साबळे यांचे अनुपस्थितीचे कालावधीतील त्यांचे न्यायालयाचा 
कार्यभार जिल्हा न्यायालयाच्या दिनांक ०७.०६.२०२१ च्या संदर्भीय आदेशाप्रमाणे 
ठेवण्यात येईल . 


J 


लातूर , दिनांक 


. 


दिनांक : - ३१ मार्च , २०२२ 


सुरेखा कोसमकर 
प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश , लातूर 


२३ 

प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश यांजकडून 

पहा : - १ ) जिल्हा न्यायालय आदेश क्रमांक १२४/२०२१ . दिनांक 

०७.०६.२०२१ . 


२ ) श्री . के.एस. तोतला . जिल्हा न्यायाधीश -३ , लातूर यांचा दिनांक 
२८.०३.२०२२ ते ३०.०३.२०२२ पर्यतची ( ०३ ) दिवसांची अर्जित रजा मंजूर 
करणेबाबतचा विनंती अर्ज . 


३ ) अधिक्षक ( प्रशासन विभाग ) , जिल्हा न्यायालय , लातूर यांचा 
रजेच्या अनुज्ञेयतेबाबतचा अहवाल . 

कार्यालयीन आदेश 


क्रमांक काव्यवि ( प्रशा ) / २४१५ / २०२२- श्री . के . एस . तोतला . जिल्हा न्यायाधीश 
३ व सहाय्यक सत्र न्यायाधीश , लातूर यांची दिनांक २८.०३.२०२२ ते 
३०.०३.२०२२ पर्यतची ( ०३ ) दिवसांची अर्जित रजा , रजेच्या मागे दिनांक 
२७.०३.२०२२ रोजी रविवार निमित्त असलेल्या सुट्टीच्या लाभासह , मंजूर 
करण्यात येते . 

J 


श्री के . एस . तोतला . हे रजेवरुन परत आल्यानंतर त्यांना त्यांचे पुर्वीच्याच 
पदावर नेमण्यात येईल . 


श्री . के . एस . तोतला . हे रजेवरुन परत न आल्यास त्यांची नियुक्ती 
जिल्हा न्यायाधीश -३ लातूर या पदावर तात्पुरत्या स्वरुपात तशीच पुढे चालू 
ठेवण्यात येईल . 


श्री . के . एस . तोतला . यांचे अनुपस्थितीचे कालावधीतील त्यांचे 
न्यायालयाचा कार्यभार जिल्हा न्यायालयाच्या दिनांक ०७.०६.२०२१ च्या 
संदर्भीय आदेशाप्रमाणे ठेवण्यात येईल . 

लातूर , दिनांक : - ०१ एप्रिल , २०२२ 


सुरेखा कोसमकर 

प्रमुख जिल्हा सत्र न्यायाधीश , लातूर . 


ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING STATIONERY AND PUBLICATION , PRINTED AND PUBLISHED BY DIRECTOR 
RUPENDRA DINESH MORE . PRINTED AT GOVERNMENT PRESS , PAITHAN ROAD , AURANGABAD - 431 005 AND PUBLISHED 
AT DIRECTORATE OF GOVERNMENT PRINTING STATIONERY AND PUBLICATION , 21 - A , NETAJI SUBHASH ROAD , 
CHARNI ROAD , MUMBAI - 400 004. EDITOR : DIRECTOR RUPENDRA DINESH MORE . 


